केंद्रीय बजेट २०१५-१६: 


जनतेसाठी यात आहे तरी काय? 


प्रस्तावना 


केंद्र सरकारकडून दर वर्षी युनियन बजेट (केंद्रीय बजेट किंवा अर्थसंकल्प) सादर केले 
जाते. सरकारचं उत्पन्न आणि खर्च नक्की किती याचा ताळेबंद म्हणजे बजेट. यामध्ये 
आगामी आर्थिक वर्षामध्ये सरकारकडे विविध ख्रोतांमधून किती महसूल जमा होणार याचा 
अंदाज असतो, तसेच कोणकोणत्या खात्यांखाली सरकार किती खर्च करणार याचा प्रस्ताव 
असतो. 

सरकारची दिशा कशी आहे याचा बजेट हा उत्तम आरसा असतो. सरकारचं प्राधान्य 
कशाला आहे, जनतेच्या कल्याणाची सरकारला किती काळजी वाटते, हे यातून कळून येतं. 

२०१५ च्या भाजप सरकारच्या केंद्रीय बजेटचं वर्णन प्रसारमाध्यमांनी “सुधारणावादी 
आणि वाढीला चालना देणारा”, समतोल”, “वास्तववादी”, 'अर्थव्यवस्थेला दोन अंकी 
विकास दराच्या मार्ग नेणारा” ... “पथदर्शी आणि नवे प्रस्ताव मांडणारा” असं केलं. 

आता यात खरंच काय आहे ते पाहू या. 








वित्तीय तूट कमी करण्याचा नेहमीचा मंत्र 





वित्तीय तूट कमी करणे हा सध्या भारताच्या बजेटचा मुख्य पैलू झाला आहे. त्यामुळे 
२०१५-१६ चं बजेट समजून घेण्याआधी वित्तीय तूट म्हणजे काय ते पाहू या. 


वित्तीय तूट 


वित्तीय तूट म्हणजे खरं तर सरकारची वेगवेळ्या प्रकारची उसनवारी. सर्व मिळकतीपेक्षा 
जेव्हा सरकारचा खर्च जास्त असतो तेव्हा सरकार उसने पैसे घेते. 





७ वित्तीय तूट = सरकारी खर्च - उत्पन्न (आय) 
७ उत्पन्न (आय) = करातून जमा होणारा महसूल (केंद्राकडे जमा होणारा) + 
कराव्यतिरिक्त जमा होणारा महसूल + बिगरकर्ज भांडवली जमा 


उत्पन्नामध्ये करातून जमा होणारा महसूल (केंद्राचा वाटा), कराव्यतिरिक्त जमा होणारा 
महसूल आणि बिगरकर्ज भांडवली जमेचा समावेश होतो. करातून जमा होणाऱ्या महसुलामध्ये 





चौकट १: काही संज्ञांचे अर्थ 
प्रत्यक्ष करः व्यक्ती आणि संस्थांच्या उत्पन्नावर लावले जाणारे कर (आय कर, कंपनी कर, इत्यादी). 
अप्रत्यक्ष करः कोणत्याही वस्तूच्या खरेदीवर किंवा सेवेवर आकारला जाणारा कर (विक्री कर, सीमा 
शुल्क, उत्पादन शुल्क, इत्यादी). 
सीमा शुल्कः देशात आयात केलेल्या किंवा देशातून निर्यात होणाऱया वस्तू-मालावर शुल्क. 
उत्पादन शुल्कः देशात तयार होणाऱ्या मालावर आकारले जाणारे शुल्क. 











केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 1 


प्रत्यक्ष कर (आयकर, कंपनी कर, इत्यादी) आणि अप्रत्यक्ष कर (सीमाशुल्क, विक्री कर, इत्यादी) 
असतो. केंद्र सरकारच्या एकूण कर महसुलापैकी काही वाटा राज्य सरकारांना देण्यात येतो. 
उर्वरित महसूल बजेटमध्ये केंद्राच्या कर महसुलात धरला जातो. कराव्यतिरिक्त जमा होणारा 
महसूल म्हणजे सार्वजनिक उद्योगांचा नफा, केंद्र सरकारने सार्वजनिक उद्योग आणि राज्य 
सरकारांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज आणि स्पेक्ट्रमसारख्या (उदा. 2 जी, 3 जी, 4 जी) 
संसाधनांच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न. बिगरकर्ज भांडवली जमा म्हणजे निर्गृतवणुकीतून आणि 
कर्जाच्या फेडीतून मिळणारे उत्पन्न. (इथे वापरलेल्या विविध आर्थिक संज्ञा, शब्दांचे अर्थ चौकट 
१ व ३ मध्ये दिले आहेत.) 


जेटलींचा वित्तीय ठुटीला आव्या घालण्याचा मानस 


मागील वर्षी मे महिन्यात वित्तमंत्रालयाची सूत्रं हातात घेतल्यावर अर्थ मंत्री अरूण जेटली 
यांनी लगेचच जाहीर केलं की वित्तीय तुटीला आळा घालणं हे नव्या सरकारचं प्राधान्य असणार 
आहे. त्यांच्या आधीचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी २०१२-१३ मध्ये जीडीपीच्या ४.८% 
असलेली वित्तीय तूट २०१३-१४ मध्ये ४.५% पर्यंत खाली आणली होती. २०१४ च्या 
लोकसभा निवडणुकीआधी सादर केलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये त्यांनी निर्धार व्यक्त केला की, 
२०१४-१५ मध्ये हीच वित्तीय तूट ४.१% पर्यंत कमी करण्यात येईल. जुलै २०१५ मध्ये आपले 
पहिले बजेट जाहीर करताना जेटलींनी हे अवघड लक्ष्य साध्य करण्याचा मानस व्यक्त केला.' 

२८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी नव्या सरकारचं पहिलं पूर्ण बजेट सादर करताना जेटलींनी 
२०१४-१५ मध्ये वित्तीय तूट ४.१% ठेवण्यात सरकार यशस्वी झाल्याचं अभिमानाने जाहीर 
केलं. २०१५-१६ मध्ये ३.९%, २०१६-१७ मध्ये ३.६% आणि २०१७-१८ मध्ये वित्तीय तूट 
३% पर्यंत खाली आणण्याचा सरकारचा निर्धारही त्यांनी यावेळी मांडला.” 

भारताला आर्थिक महासत्ता बनायचं असेल तर वित्तीय तूट शून्यापर्यंत आणायलाच पाहिजे 
हा सध्याचा आर्थिक मंत्र आहे. नामवंत सरकारी अर्थतज्ज्ञ, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संघटनांशी 
संबंधित अर्थतज्ज्ञ किंवा सर्वच प्रसिद्ध मॅनेजमेंट गुरू_सर्वांचंच एका गोष्टीवर एकमत आहे की, 
जीडीपीच्या प्रमाणात वित्तीय तूट खूप जास्त असेल तर त्याचा आर्थिक वाढीवर विपरीत परिणाम 
होतो. १९९१ साली जागतिकीकरणाचे वारे देशात वाहू लागले. त्यानंतरच्या गेल्या २५ वर्षात 
वित्तीय तूट कमी करणे हा केंद्रीय बजेटचा मुख्य पैलू बनला आहे. २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षात वित्तीय तूट ३% पर्यंत आणण्याचा अर्थमंत्र्यांचा निर्धार म्हणजे आधीच्या अर्थमंत्र्यांनी 
घालून दिलेला शिरस्ता ते पाळत आहेत इतकंच. 















































चौकट २: जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) 
दिलेल्या कालावधीत (सामान्यतः एका वर्षात) देशात तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवांचं (ज्या वस्तू 


किंवा सेवा ग्राहकाने खरेदी केल्या आहेत) मूल्य म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट (सकल राष्ट्रीय 
उत्पन्न) किंवा जीडीपी. जीडीपीमध्ये शिक्षण किंवा संरक्षणासारख्या बाजारेतर उत्पादनाचाही 
समावेश असतो. 





2 लोकायत 





चौकट ३: अर्थसंकल्पातल्या काही संज्ञा 
i) केंद्रीय अर्थसंकल्प = एकूण उत्पन्न = एकूण खर्च 
m केंद्रीय अर्थसंकल्प, २०१५-१६ = १७,७७,४७७ कोटी रुपये 
1) एकूण कर महसूल 


॥ एकूण कर महसुलामरध्ये प्रत्यक्ष कर (आय कर, कंपनी कर इत्यादी) आणि अप्रत्यक्ष कर 
(सीमा शुल्क, सेवा कर इत्यादी) यांचा समावेश होतो. 


॥ एकूण कर महसूल २०१५-१६ = १४,४९,५०० कोटी रुपये 


केंद्र सरकारच्या एकूण कर महयुलापैकी काही वाटा राज्य सरकारांना देण्यात येतो. बाकीचा 
महसूल केंद्राच्या अर्थसंकल्पात दाखवला जातो (केंद्राचा निन्वव्छ कर महसूल). 


॥ एकूण कर महसूल = कर महसूल (केंद्राचा निव्वळ कर महसूल) + केंद्राच्या कर 
महसुलातील राज्यांचा वाटा + राष्ट्रीय आकस्मिकता निधीकडे वर्ग रक्कम 


॥ केंद्राचा निव्वळ कर महसूल, २०१५-१६ = ९,१९,८४२ कोटी रुपये 
॥ केंद्राच्या कर महसुलातील राज्यांचा वाटा = ५,२३,९५८ कोटी रुपये 

iii) एकूण उत्पन्न (केंद्रीय अर्थसंकल्प) = एकूण महसुली उत्पन्न + एकूण भांडवली उत्पन्न 
॥ महसुली उत्पन्न = केंद्राचा निव्वळ कर महसूल + कराव्यतिरिक्त महसूल 


९ कराव्यतिरिक्त जमा होणारा महसूल = सार्वजनिक उद्योगांचा नफा, केंद्र सरकारने 
सार्वजनिक उद्योग आणि राज्य सरकारांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज आणि 
स्पेकट्रमसारख्या संसाधनांच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न. 


॥ भांडवली उत्पन्न = निगरकर्ज भांडवली उत्पन्न + कर्ज 


७ बिगरकर्ज भांडवली उत्पन्न म्हणजे निर्गृतवणुकीतून आणि कर्जाच्या फेडीतून 
मिळणारे उत्पन्न. 


७ कर्ज म्हणजे सरकारने घेतलेले कर्ज. जेव्हा सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा (महसुली 
आणि बिगर कर्ज भांडवली उत्पन्न) जास्त असतो तेव्हा सरकार कर्ज काढते. 
यालाच वित्तीय तूट असंही म्हणतात. 


iv) एकूण खर्च (केंद्रीय अर्थसंकल्प) 
खर्चाचे दोन प्रकारे वर्गीकरण केलं जातं: 


महसूली विरुद्ध भांडवली खर्च 





॥ भाउवली र्चः मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी किंवा बोजा (दायित्वे) कमी करण्यासाठी 
होणारा खर्च (उदा. रस्ते बांधणी किंवा कर्जाची फेड). 


७ regen खर्च: यातून मालमत्ता तयार होत नाहीत (उदा. पगार, व्यवस्थापकीय खर्च). 











केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 





चौकट ३: अर्थसंकल्पातल्या काही संज्ञा (पुढे चालू) 


योजनांतर्गत विरुद्ध योजनेतर खर्च 


॥ योजनांतर्गत ad: पंचवार्षिक योजनांमधल्या प्रकल्प आणि योजनांवरचा खर्च. विविध 
खात्यांशी सल्लामसलत करून नियोजन आयोग पंचवार्षिक योजना बनवतो. 
योजनांवरील खर्चामध्ये महसुली आणि भांडवली असे दोन्ही खर्च समाविष्ट असतात. 
उदा. सर्व शिक्षा अभियानावरील खर्चामध्ये शिक्षकांचा पगार महसुली खर्चात तर 
शाळेच्या इमारतीचा खर्च भांडवली खर्चात मांडला जाऊ शकतो. 

॥ योजनांतर्गत खर्चाची विभागणी पुढीलप्रमाणे करता येईलः 
® योजनांतर्गत खर्च = केंद्रीय योजनांसाठी बजेटमधली तरतूद + राज्य आणि 

केंद्रशासित प्रदेशांच्या योजनांसाठी केंद्रीय सहाय्य 

॥ योजनेतर खर्च: पंचवार्षिक योजनांमध्ये समाविष्ट नसणारा चालू खर्च. उदा. सरकारी 
कर्जावरील व्याजाची फेड; न्यायसंस्था, पोलीस अशा सरकारच्या यंत्रणांवरील खर्च; 
सरकारी शाळा, रुण्णालयांसारख्या सरकारी आस्थापनांच्या देखभालीचा खर्च. योजनेतर 
खर्चामध्ये पण महसुली आणि भांडवली असे दोन्ही खर्च असतात. 

केंद्रीय अर्थसंकल्प, २०१५-१६ 

॥ योजनांतर्गत खर्च = ४,६५,२७७ कोटी रुपये 
७ केंद्रीय योजनांसाठी बजेटमधली तरतूद = २,६०,४९३ कोटी रुपये 
७ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या योजनांसाठीचे केंद्रीय सहाय्य = २,०४,७८४ 

कोटी रुपये 

॥ योजनेतर खर्च = १३,१२,२०० कोटी रुपये 


४) केंद्रीय योजना आराखडा (Central Plan Outlay) 
हा पंचवार्षिक योजनेच्या या वर्षीचा हप्ता आहे. 

॥ केंद्रीय योजना आराखडा: केंद्रीय योजनांसाठी बजेटमधली तरतूद + सार्वजनिक 
क्षेत्रातील उपक्रमांतर्गत आणि अतिरिक्त बजेटमधील संसाधने (Internal and Extra- 
Budgetary Resources of Public Enterprises or IEBR) 

m IEBR २०१५-१६ = ३,१७,८८९ कोटी रुपये 

॥ केंद्रीय योजना परिव्यय = ५,७८,३८२ कोटी रुपये 


सर्व संदर्भः केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 











अर्थशास्त्रीय भंपकपणा 


सरकारने उत्पन्न आणि खर्चामध्ये समतोल साधायला पाहिजे आणि वित्तीय तूट शून्यापर्यंत 
आणायला पाहिजे हा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत म्हणजे निव्वळ भंपकपणा आहे. विसाव्या शतकातला 
महान अर्थशास्त्रज्ञ अशी ख्याती असलेल्या जॉन मायनार्ड किन्स याने फार पूर्वी १९३० च्या 
दशकात हे दाखवून दिलं होतं की ज्या अर्थव्यवस्थेत गरिबी आणि बेरोजगारी आहे, तिथे 








4 लोकायत 





शासनाने कर्ज काढून म्हणजेच वित्तीय तूट वाढवून सार्वजनिक कामांचा विस्तार करायला हवा 
आणि त्यातून रोजगारनिर्मितीला चालना द्यायला हवी; “गणक” (मल्टिप्लायर) प्रभावामुळे 
सरकारच्या खर्चाद्वारे खाजगी खर्चाला चालना मिळेल.* अमेरिका आणि जपानसारख्या विकसित 
देशांनीही मंदीची झळ जाणवू लागल्यावर वित्तीय तूट वाढवून सार्वजनिक कामांसाठी मोठ्या 
प्रमाणात निधी खर्च केला आहे. 

असं असतानाही आपलं सरकार वित्तीय तूट कमी करण्यामागे का पळतंय? कारण या 
बहाण्याने सरकारला गरिबांसाठीच्या खर्चामध्ये कपात करून तो पैसा बड्या कॉर्पोरेट समूहांकडे 
वळवायची आयती संधी मिळते. 

अनेक वाचकांचा यावर विश्वास बसणार नाही पण वित्तीय तूट कमी करायला पाहिजे या 
प्रचारामागे एवढंच कारण आहे. खरं तर पी. चिदंबरम असोत किंवा अरूण जेटली, आपले 
कोणतेच अर्थमंत्री वित्तीय तूट कमी करण्याबाबत गंभीर नव्हते आणि नाहीत. वित्तीय तुटीच्या 
विविध घटकांबाबत जी काही पावलं उचलली जात आहेत त्यातून हे लगेच लक्षात येतं. वित्तीय 
तूट म्हणजे सरकारकडील जमेपेक्षा खर्च जास्त. अर्थमंत्र्यांच्या धोरणांवर नुसती नजर फिरवली 
तरी लक्षात येईल की श्रीमंतांना लाखो-करोडो रुपये अनुदान म्हणून देण्यात येत आहेत. वित्तीय 
तूट कमी करण्याची जरा जरी या मान्यवरांची इच्छा असती, तर हा दानधर्म त्यांनी कमी केला 
असता. पण या अनुदानाला 'इन्सेन्टिव्ह” किंवा प्रोत्साहन असे गोंडस नाव दिलं जातं आणि असं 
भासवलं जातं की, विकासाला चालना देण्यासाठी याची गरज आहे. आणि दुसरीकडे शिक्षण, 
अन्न, आरोग्य, वीज, दळणवळण यासारख्या मूलभूत सुविधा गरिबांपर्यंत माफक दरात 
पोचाव्यात म्हणून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाला मात्र सबसिडी असं नकारात्मक बिरूद 
चिकटवलं जातंय. सबसिडी म्हणजे बोजा किंवा भार असल्याचं भासवून त्यामध्ये मात्र वित्तीय 
तूट कमी करण्याच्या नावाखाली कपात केली जात आहे. हे कमी की काय म्हणून या 
अत्यावश्यक सेवांचं खाजगीकरण केल्यामुळे त्यातून खाजगी क्षेत्र नफा कमवायला मोकळं. 
२०१४-१५ च्या मोदी-जेटली सरकारचं बजेट नीट पाहिलं तर हे लक्षात येईल. 
































केंद्रीय बजेट, २०१४-१५: श्रीमंतांना करात सूट ' 


गेल्या काही वर्षापासून दर वर्षीच्या बजेटसोबत एक अहवाल सादर केला जातो. केंद्र 
सरकारने श्रीमंतांना विविध करांमध्ये सूट दिल्यामुळे सरकारला किती महसुलावर पाणी सोडावं 
लागलं याची आकडेवारी या अहवालात मांडलेली असते. 

२०१५-१६ च्या बजेटनुसार २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात मोदी सरकारने कर सवलत, 
वजावट आणि प्रोत्साहनाच्या स्वरुपात एकूण ५.४९ लाख कोटी रुपये धनदांडग्यांना देऊ केले. 
(बजेटमधला आकडा ५.८९ लाख कोटी रुपये असा आहे. त्यातील ४०,४३४ कोटी रुपये 
बैयक्तिक आयकरावरील सवलती आहेत. या सवलतींचा फायदा केवळ श्रीमंत नाही तर इतरही 
वर्गांना होत असल्याने तो आम्ही एकूण सवलतींतून वजा केला आहे.) ही सूट मुख्यतः कॉर्पोरेट 
आय कर, सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्कामध्ये देण्यात आली आहे. 

श्रीमंतांना दिलेल्या सवलतींची ही रक्‍कम केंद्रीय बजेटच्या एक तृतीयांश इतकी आहे. 











केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 5 


आपली एकूण वित्तीय तूट आहे ५.१३ लाख कोटी रुपये. म्हणजे तुटीपेक्षाही या सवलती जास्त 
आहेत. यावरून या आकडेवारीचा अर्थ समजून घ्यायला मदत होईल. जेटलींना खरोखरच 
वित्तीय तूट कमी करायची असती तर त्यांनी आपल्या देशातल्या गर्भश्रीमंतांना दिलेल्या कर 
सवलती नक्कीच कमी केल्या असत्या! 








टेबल १: श्रीमंतांना दिलेल्या कर सवलती आणि बजेटमधल्या इतर काही आकडेवारीची तुलना 




















श्रीमंतांना दिलेल्या कर सवलती, २०१४-१५ ५.४९ लाख कोटी रुपये 
वित्तीय तूट, २०१४-१५ (सु.अ.)* ५.१३ लाख कोटी रुपये 
केंद्रीय बजेट, २०१४-१५ (सु.अ.) १६.८१ लाख कोटी रुपये 
केंद्रीय बजेटच्या तुलनेत श्रीमंतांना दिलेल्या कर सवलती, २०१४- उ 

१५ (सु.अ.) 

एकूण कर महसूल २०१४-१५ (सु.अ.) १२.५१ लाख कोटी रुपये 
एकूण कर महसूलाच्या तुलनेत श्रीमंतांना दिलेल्या कर सवलती, र 


२०१४-१५ (सु.अ.) 





* सु.अ. - सुधारित अंदाज: चौकट ४ पहा. 





या सर्व कर सवलती जगातल्या काही अतिश्रीमंत व्यक्तींना दिल्या गेल्या आहेत. 
व्यापारजगतात प्रसिद्ध असलेलं फोर्ब्स हे मासिक दर वर्षी जगातल्या अन्जाधीशांची यादी जाहीर 
करतं. २०१४ सालच्या फोर्ब्सच्या यादीत ५६ भारतीयांचा समावेश आहे. या सर्वांची एकूण 
संपत्ती अंदाजे १९१.५ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे.” रुपयात हाच आकडा होतो ११.८ लाख कोटी 





चौकट ४: आणखी काही व्याख्या: 
बजेट अंदाज, सुधारित अंदाज, प्रत्यक्ष खर्च 


आगामी वर्षामध्ये एखाद्या खात्यासाठी किंवा योजनेसाठी बजेटमध्ये केलेली अंदाजे तरतूद म्हणजे 
बजेट अंदाज. उदा.: फेब्रुवारी २०१५ मध्ये बजेट मांडताना अर्थमंत्र्यांनी २०१५-१६ (एप्रिल २०१५ 
ते मार्च २०१६) साठीचा बजेट अंदाज मांडला. मात्र वर्षभराच्या काळात काही खात्यांना 
बजेटमधील तरतुदीपेक्षा जास्त निधीची गरज भासू शकते. चालू आर्थिक वर्षातील अशा पुरवणी 
मागण्या सरकार संसदेसमोर सादर करतं. या पुरवणी मागण्या चालू वर्षाच्या सुधारित अंदाजामध्ये 
दाखविल्या जातात. म्हणून अर्थमंत्र्यांनी २०१५-१६ च्या बजेट अंदाजांसोबतच २०१४-१५ चे 
सुधारित अंदाजही सादर केले. प्रत्यक्ष खर्च म्हणजे विविध खात्यांवर झालेला अखेरचा खर्च. हा 
सुधारित अंदाजांहून जास्तही असू शकतो आणि कमीही. प्रत्यक्ष खर्च वर्षाच्या शेवटी, सर्व जमाखर्च 
मांडल्यावरच समजतो. त्यामुळे फेब्रुवारी २०१५ मध्ये २०१५-१६ च्या बजेटसोबत सादर केलेला 
प्रत्यक्ष खर्च हा मागच्या आर्थिक वर्षातला, म्हणजे २०१३-१४ चा आहे. 











6 लोकायत 





(एका डॉलरमागे ६२ रुपये). म्हणजे २०१४-१५ सालच्या आपल्या वित्तीय तुटीच्या दुपटीहून 
अधिक. 

श्रीमंतांच्या कर सवलतींचं ओंगळ स्वरूप समजून घेण्यासाठी पुढील एकच आकडेवारी 
पुरेशी आहे. २०१४-१५ मध्ये हिरे आणि सोन्यावर सीमाशुल्कमधून ७५,५९२ कोटी रुपये एवढी 
प्रचंड सूट दिली गेली. 

श्रीमंतांना देण्यात आलेल्या याच कर सवलतींमुळे सरकारला २०१४-१५ चं एकूण कर 
महसुलाचं लक्ष्य गाठता आलेलं नाही. जेटलींनी २०१४-१५ मध्ये जीडीपीच्या १०.६% इतका 
एकूण कर महसूल गोळा करण्याचं लक्ष्य निश्चित केलं होतं. (मुळात २००७-०८ च्या ११.७% 
पेक्षा हे लक्ष्य खूपच कमी आहे.) २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजांनुसार ठरवलेल्या कर 
महसुलापेक्षा १.१३ लाख कोटी रुपये कमी कर गोळा झाला. त्यामुळे एकूण कर महसूल 
जीडीपीच्या ९.९% इतका खाली घसरला आहे.” 














बजेट २०१४-१५: वित्तीय तूटीचं लक्ष्य तरीही साध्य 


निर्धारित एकूण कर संकलन झाले नाही तरी २०१४-१५ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 
४.१% इतकी खाली आणण्याचं लक्ष्य सरकारने कसं काय गाठलं? 


टेबल २: केंद्रीय बजेट, २०१४-१५ व २०१५-१६, वंचित घटकांवरील खर्चामधील कपात” 

















(कोटी रुपयामध्ये) 

२०१४-१५ २०१४-१५ कपात ` २०१५-१६ कपात 

(ब.अ.) GA) (ब.अ.)- (ब.अ.) {२०१४-१५ (ब. 

(सु.अ.) अ.)} - {२०१५- 

(%) १६ (ब.अ.)} 
(%) 
अनुसूचित जाती ५०,५४८ ` ३३,६३८ रेश ३०,८५१ ३९ 

उपयोजना (सब प्लान) 

आदिवासी उपयोजना ३२,३८७ २०,५३६ ३७ १९,९८० ३८ 
बाल कल्याण योजना ८१,०७५ ६९,८८८ १४ ५७,९१९ २९ 
जेण्डर बजेट ९८,०३० ` ८१,९८४ १६ ७९,२५८ १९ 





ब.अ. - बजेट अंदाज; सु.अ. - सुधारित अंदाज (चौकट ४ पहा) 


सरकारने हे लक्ष्य खर्चामध्ये प्रचंड कपात करूनच गाठलं आहे. २०१४-१५ साठी 
सरकारचा एकूण खर्च अंदाजे १७,९४,८९२ कोटी रुपये इतका मांडण्यात आला. मात्र सुधारित 
अंदाजांमध्ये योजनांतर्गत आणि योजनेतर अशा दोन्ही खर्चामध्ये कपात करण्यात आलेली 
दिसते. त्यामुळे सुधारित अंदाजपत्रकात एकूण खर्चामध्ये १,१३,७३४ कोटी रुपयांची कपात 


केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 7 


करण्यात आली आहे (टेबल ३ पहा).'' 

कपात नक्की कशाकशामध्ये झाली? २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजांवरून हे सरळ 
दिसून येतं की केंद्र सरकारने सामाजिक क्षेत्रांवरच्या खर्चात मोठी कपात केली आहे. वित्तीय तूट 
४.१% पर्यंत आणण्याचं आपलं लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारने वंचित आणि परिघावरील 
समूहांसाठीच्या बजेटमध्ये जवळ जवळ १४% ते ३७% इतकी मोठी कपात केली आहे! (टेबल 
२, पाचवा रकाना पहा. वेगवेगळ्या शीर्षकांचे अर्थ पुस्तकात पुढे दिले आहेत.) 








२०१५-१६ च्या बजेटचे विशेषण 


श्रीमंतांना आणखी कर सवलती 

बजेट सादर करण्याआधी अर्थमंत्री अरूण जेटली वारंवार हे सांगत होते की महसुली 
वित्तीय तुटीमुळे अर्थव्यवस्थेवर “बंधनं येत आहेत” असं असूनही कॉपोरेट समूहांना मात्र लाखो 
करोड़ो रुपयाच्या कर सवलती आणि इतर लाभ द्यायला त्यांनी संकोच केला नाही. 











श्रीमंतांना मिळणाऱ्या या सवलतींमुळेच 
आपल्या bert आणि राज्यांचं कर ते जीडीपी 
गुणोत्तर जगात सगळ्यात कमी आहे. आपल्या 
देशाचं कर-जीडीपी गुणोत्तर १८% आहे. प्रगत 
देशांमध्ये हेच प्रमाण ३६.७% आणि “उदयोन्मुख 
बाजार आणि विकसनशील” अर्थव्यवस्थांमध्येही हे गुणोत्तर २७.९% इतकं आहे. अतिशय गरीब 
समजल्या जाणाऱ्या आफ्रिकेतल्या काही देशांमध्येही कराचं प्रमाण जीडीपीच्या २७% आहे. 


चौकट ५: कर-जीडीपी गुणोत्तर 
एकूण अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत शासन 
किती कर गोळा करत आहे हे या 
गुणोत्तरातून समजून घ्यायला सोपे जाते. 














चार्ट १: सरकारकडे जमा होणारा सर्वसाधारण महसूल, २००७-२०११" 








(जीडीपीची टक्केवारी) 
Hir: z 36.7 
d 
| 30 | 27.9 27 
E 20) ging 
E 
E 104 
Rl 
0 j 
प्रगत देश उदयोन्मुख बाजारा सब-सहारा भारत 
आणि आफ्रिका 
विकसनशील 
अर्थव्यवस्था 








यातून स्पष्ट होतं की सरकार आपला कर महसूल वाढवू शकते. मात्र, असे न करता सरकार 
मोठ्या उद्योगसमूहांना आणखीनच कर सवलती देत आहे. परिणामी, २०१३-१४ साली कर- 
जीडीपी गुणोत्तर १७.९% पर्यंत खाली आलं (बजेट अंदाज)* आणि नजीकच्या काळात ते १५- 


8 लोकायत 


१६% पर्यंत पोचले आहे. 

कराचे संकलन इतकं कमी असतानाही जेटलींनी २०१५-१६ च्या बजेटमध्ये कॉर्पोरेट 
कराचा दर ३०% वरून २५% इतका कमी करण्याची घोषणा केली आहे. आगामी आर्थिक 
वर्षापासून ही कपात सुरू होईल आणि पुढील चार वर्षांत केली जाईल. या कर कपातीमुळे 
कॉर्पोरेट उद्योगांना दोन लाख कोटी रुपयांचा धनलाभ होणार आहे; पहिल्या वर्षी २०,००० कोटी 
रुपये, दुसऱ्या वर्षी ४०,००० कोटी रुपये, तिसऱ्या वर्षी ६०,००० कोटी रुपये तर चौथ्या वर्षी 
८०,००० कोटी रुपये.“ ही कर कपात जाहीर करताना जेटलींनी सांगितलं की, त्या बदल्यात 
करातील इतर सवलती आणि सूट रद्द केली जाईल. २०१४-१५ साली या सूट-सवलतींमुळे 
शासनाला ६२,३९९ कोटी रुपयाचं नुकसान झेलावं लागलं होतं.” सरकारची कॉर्पोरेटधार्जिणी 
धोरणं पाहता ही घोषणा प्रत्यक्षात येणार का ही शंका आहेच. 

चिदंबरम यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत जेटली यांनी करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी 
आणलेल्या नियमाची (General Anti-Avoidance Rules किंवा GAAR) 
अंमलबजावणी दोन वर्षांनी पुढे ढकलली आहे. मोठ्या कंपन्या करचुकवेगिरीसाठी अनेक 
मार्गांचा अवलंब करतात. त्याला आळा घालण्यासाठी या नियमाचा उपयोग होईल. २०१२ मध्ये 
हे नियम आणण्याचा पहिला प्रयत्न करण्यात आला. मात्र आधी काँग्रेस आणि आता भाजप 
सरकार त्याच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ करत आहे. ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, चीनसह 
अनेक देशांनी याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.” आपल्या सरकारची मात्र बहुराष्ट्रीय 
कंपन्यांची करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी आवश्यक असे कायदेशीर उपाय लागू करण्याची इच्छा 
दिसत नाही. बड्या परकीय उद्योगसमूहांपुढे लोटांगण घालण्याची आपल्या सरकारची वृत्ती यातून 
पुन्हा एकदा स्पष्टपणे दिसून येते. 


सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिप किंवा पीपीपी) 


२०१५-१६ च्या बजेटमध्ये कॉर्पोरेट उद्योगांसाठी फायद्याच्या अनेक घोषणा करण्यात 
आल्या आहेत. 


























७ २०१४-१५ च्या तुलनेत २०१५-१६ च्या बजेटमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी तब्बल 
७०,००० कोटी रुपयांची ज्यादा तरतूद. त्यातही महामार्ग बांधण्यावर विशेष भर आहे; 
रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या योजनांसाठीच्या निधीमध्ये तब्बल १४,०३२ 
कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.” 





७ राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा कोष (NIIF) ची स्थापना आणि रेल्वे, रस्ते 
आणि सिंचनामध्ये गुंतवणुकीसाठी निधी उभारण्याकरिता करमुक्त रोख्यांची घोषणा. 
दर वर्षी या कोषात २०,००० कोटी रुपयांचा निधी जमा होईल याची हमी सरकार 
घेईल असं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं.” 

७ सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (पीपीपी) धोरणाची पुनर्रचना करण्याची गरज 
अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केली. सध्याचं प्रारूप कमकुवत आहे. पायाभूत सुविधा 


केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 9 


क्षेत्रामधील गुंतवणुकीतल्या जोखमींपासून खाजगी क्षेत्रांना अधिक संरक्षण द्यावं 
लागेल, आणि शासनाला अधिक जोखीम उचलावी लागेल, असेही वित्तमंत्री म्हणाले.” 





हे शेवटचं विधान भन्नाट आहे. कारण तसंही सध्याच्या पीपीपी धोरणाखाली सरकार 
खाजगी क्षेत्राला प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर अनुदानं देत आहे. “व्हायेिलिटी गॅप फन्डिंग” 
(व्हीजीएफ, म्हणजे अपेक्षित नफ्यातील तुटीची भरपाई) हे असंच एक अनुदान आहे. खाजगी 
क्षेत्राने केलेली गुंतवणूक व्यवहार्य व्हावी या नावाखाली सरकार पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील 
गुंतवणूकदारांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या ४०% रक्कम अनुदान म्हणून देऊ करतं!” ३१ मार्च 
२०१२ पर्यंत पीपीपीअंतर्गत सुरू असलेल्या, सुरू होणाऱ्या किंवा पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचा 
एकूण खर्च सुमारे १३ लाख कोटी रुपये इतका होता.” हे प्रकल्प महामार्ग, बंदरं, विमानतळे, 
रेल्वे, वीज, शहरी पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रातले आहेत. या प्रकल्पांना व्हीजीएफ अंतर्गत 
४०% अनुदान मिळालं असं गृहित धरलं तर याचा अर्थ असा की, या सर्व प्रकल्पांना एकूण ५ 
लाख कोटी रुपये सबसिडी मिळाली आहे. 

पीपीपीअंतर्गत पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना सरकार इतरही 
अनेक प्रकारचे “प्रोत्साहन” देते. द्रुतगती मार्ग आणि मेट्रो बांधणी करणाऱ्या खाजगी 
उद्योगसमूहांना व्यापारी उपयोगासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी देण्यात येत आहेत. पीपीपीखाली 
जेपी ग्रुपने बांधलेल्या यमुना द्रुतगती मार्गाचं उदाहरण घेऊया. या प्रकल्पाअंतर्गत जेपी समूहाला 
टाउनशिपसाठी द्रुतगती मार्गाला लागून असलेले ५०० हेक्टरचे पाच भूखंड संपादित करण्याची 
परवानगी देण्यात आली. या द्रुतगती मार्गासाठी जेपी समूहाला अंदाजे १३,००० कोटी रुपये 
इतका खर्च आला. यातले ४०% म्हणजे ५,२०० कोटी रुपये गुंतवणुकीसाठी सबसिडी म्हणून 
मिळाले असणार. पण खरा धनलाभ म्हणजे २५०० हेक्टर जमीन संपादित करण्याची परवानगी. 
जेपी समूहाने शेतकऱ्यांकडून ही जमीन सुमारे १५०० कोटी रुपयांमध्ये संपादित केली (जमिनीचा 
दर हेक्टरी ५ लाख ते ६० लाख रुपये). सध्या या जमिनीचा भाव ऐकून कोणीही तोंडात बोटं 
घालील--१.५ लाख कोटी रुपये!“ याला म्हणतात खाजगी-सार्वजनिक “भागीदारी”! 














अप्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ 


कर संकलनामध्ये ही तूट भरून काढण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सेवा कर (उपकर व 
अधिभारासहित) १२.३६ वरून १४% करण्याची घोषणा केली आहे. कर महसूल वाढवण्याचा 
हा मार्ग जनविरोधी आहे. 

दोन प्रकारचे कर आकारले जातात. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर उत्पन्नावर, 
मालमत्तेवर आणि नफ्यावर लावले जातात. श्रीमंतांना हे कर जास्त लागू होतात. अप्रत्यक्ष कर 
वस्तूच्या खरेदी अथवा सेवावर आकारले जातात. त्यामुळे हे कर श्रीमंत आणि गरीब दोघांनाही 
सारखेच लागू होतात. समन्यायी कर पद्धतीत व्यक्ती किंवा उद्योगांना त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे कर 
आकारला जातो. म्हणजेच अशा व्यवस्थेत प्रत्यक्ष करांचं प्रमाण अप्रत्यक्ष करांपेक्षा जास्त 
असतं. 





10 लोकायत 


व्हेनेझुएलासारख्या पुरोगामी देशांचं सोडा, पण पूर्णपणे भांडवलशाही असणाऱ्या दक्षिण 
आफ्रिका आणि ब्राझीलसारख्या विकसनशील देशांमध्ये आणि ओइसीडीच्या विकसित 
देशांमध्येही एकूण कर महसुलामध्ये प्रत्यक्ष करांचा वाटा ५५% ते ६५% किंवा जास्त आहे. मात्र 
भारतात १०० रुपये कर गोळा होत असेल तर त्यातले फक्त ३० रुपयेच प्रत्यक्ष करातून येतात 
(उरलेले ७० रुपये अप्रत्यक्ष करातून गोळा होतात). अर्थमंत्र्यांचे अप्रत्यक्ष करात वाढ आणि 
प्रत्यक्ष करामध्ये सूट सुचवणारे करविषयक प्रस्ताव आपली कर व्यवस्था अधिकच प्रतिगामी 
बनवणारे आहे. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार नव्या कररचनेमुळे ८,३१५ कोटी रुपये प्रत्यक्ष 
करावर पाणी सोडावं लागणार आहे मात्र अप्रत्यक्ष करांमधून २३,३८३ कोटी रुपये एवढा जास्त 
कर गोळा होणार आहेत. म्हणजेच निव्वळ १५,०६८ कोटी रुपये अधिक कर गोळा होणार 
आहे. 














सरकारी खर्चात कपात 


टेबल ३: केंद्रीय बजेट, २०१४-१५ व २०१५-१६, 
बजेटमधील एकूण खर्च आणि योजनांतर्गत खर्चामधील कपात ” 




















(कोटी रुपयामध्ये) 
mE २०१४-१५ कपात २०१५-१६ कपात 
(ब.अ.) QI)  (ब.अ.)- (ब.अ.) [२०१४-१५ ब. 
(सु.अ.) दान aa 
A १६ ब.अ.] 
(%) 
बजेटमधील एकूण 
१७,९४,८९२ | १६,८१,१५८ -६.३ १७,७७,४७७ = 
खर्च 
योजनांतर्गत खर्च ५७५,००० | ४,६७,९३४ -१८.६ ४,६५,२७७ -१९.१ 
जीडीपी (चालू 
बाजार मूल्यानुसार) १,२६,५३,७६२* १,४१,०८,९४५ 
(२०११-१२ सीरीज) 
oe |. शी शॉ = ae ae 
बजेटची टक्केवारी l l | 








* अंदाज - व्याख्या चौकट ६ मध्ये दिली आहे. 


* ऑर्गनायझेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेन्ट किंवा ओइसीडी: जगातल्या ३४ 
विकसित देशांचा गट 
केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 11 





चौकट ६: जीडीपीच्या काही संख्याः अंदाज आणि सुधारित अंदाज 

एका आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी किती असेल याचा पहिला अंदाज वर्ष संपण्याच्या दोन महिने 
आधी म्हणजेच ७ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केले जातात. याला म्हणतात जीडीपीचा अंदाज. या 
आकड्यांमध्ये किमान तीन वेळा, आगामी ३ वर्षातील ३१ जानेवारी रोजी फेरफार केले जातात. 
तिसरा सुधारित अंदाज जाहीर केल्यावर म्हणजेच आर्थिक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या दोन वर्ष आणि दहा 
महिन्यांनंतर जो आकडा जाहीर होतो तो स्थिर आकडा मानला जातो. (म्हणजेच २०११-१२ 
साठीचा जीडीपीचा पहिला सुधारित अंदाज ३१ जानेवारी २०१३ रोजी जाहीर झाला आणि तिसरा 
सुधारित अंदाज ३१ जानेवारी २०१५ रोजी जाहीर करण्यात आला. ही अखेरची संख्या २०११- 
१२ साली जीडीपी किती होता याचा अंतिम आकडा मानता येईल.) 











एका बाजूला कमी महसूल गोळा करणं (जीडीपीच्या प्रमाणात कमी कर महसूल) आणि 
दुसरीकडे वित्तीय तूट कमी करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा आग्रह यामुळे २०१५-१६च्या बजेटमधील 
प्रस्तावित खर्च २०१४-१५च्या बजेटमधील अंदाजांपेक्षाही कमी आहेत. वाढती महागाई लक्षात 
घेतली, तर याचा अर्थ असा आहे की सरकारने बजेटमधील एकूण खर्चामध्ये मोठी कपात केली 
आहे (टेबल ३ पहा). 

देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेमध्ये २०१५-१६ च्या केंद्रीय बजेटचा (अंदाजे १७,७७,४७७ 
कोटी रुपये) वाटा पण कमी झाला आहे. सध्या केंद्रीय बजेटचा आकार जीडीपीच्या तुलनेत 
१२.६% इतका घसरला आहे. २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजानुसार हे प्रमाण १३.३% होतं 
तर २०१४-१५ च्या बजेटच्या अंदाजाप्रमाणे हे प्रमाण १४.१% होतं. 

अजून खेदाची बाब ही की, यावर्षी योजनांतर्गत खर्च २०१४-१५ च्या बजेटमधील 
अंदाजापेक्षा तब्बल १९% नी घटला आहे. योजनांतर्गत खर्चामध्येही पहिल्यांदाच कपात झाली 
आहे.” 








सामाजिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर कुऱ्हाड 





एकीकडे मागच्या वर्षीपेक्षा बजेटमधील एकूण खर्च कमी झाला आहे आणि दुसरीकडे 
सरकार मोठ्या कॉर्पोरेट उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देत आहे. त्यामुळे २०१५-१६ च्या 
जेटलींच्या बजेटमधल्या कपातीचा फटका सामाजिक क्षेत्रांना बसला आहे. 

तसंही आपलं सरकार सार्वजनिक व सामाजिक क्षेत्रावर अतिशय तुटपुंजा निधी खर्च करतं. 
गरिबांना मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी दिली जाते हे जेटली आणि अर्थमंत्रालयातल्या त्यांच्या 
ूर्वसुरींचं तसंच खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची कास धरणाऱ्या त्यांच्या 
सल्लागारांचं (यांना इंग्रजीत “शिकागो बॉइज” म्हणतात) म्हणणं धादांत खोटं आहे. भारत 
सरकारचा सामाजिक क्षेत्रांवरचा एकूण खर्च (केंद्र व राज्य मिळून) जीडीपीच्या फक्त ७% आहे. 
(त्यातही केंद्राचा वाटा फक्त २% इतकाच आहे.) इतर देशांशी तुलना केली तर ओइसीडीच्या 
३४ देशांमध्ये हा खर्च जीडीपीच्या सरासरी २०% तर युरोपीयन युनियनमधील २७ देशांमध्ये हे 
प्रमाण ३०% पर्यंत आहे. दक्षिण अमेरिका आणि कॅरेबियन देशांचा सामाजिक क्षेत्रांवरचा 














12 लोकायत 


सरासरी खर्च वाढत आहे आणि सध्या तो १८.६% (२००९-२०१०) इतका आहे (चार्ट २ 
पहा) a 


चार्ट २: सार्वजनिक सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च, विकसित देश व भारत, २०१०" 
(जीडीपीची टक्केवारी) 





TT 0 - 


29.5 
21.9 

TE 18.6 

10 - | 7 

a] E 


युरोपीयन युनियन ओइसीडी लॅटिन अमेरिका भारत 


जीडीपीची टक्केवारी 














बहुतेक विकसित देशांमध्ये नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी व्यापक उपाययोजना 
अस्तित्वात आहेत. बेरोजगार भत्ता, सर्वांसाठी आरोग्य सुविधा, मोफत शालेय शिक्षण, मोफत 
किंवा सवलतीच्या दरात उच्च शिक्षण, म्हातारपणासाठी पेन्शन, मातृत्व अनुदान, अपंगत्वासाठी 
अनुदान, कुटुंब भत्ता-बाल संगोपन भत्ता, कसलीही उपजीविका नसणाऱ्यांना गरिबी भत्ता आणि 
अशा इतर अनेक सुविधा नागरिकांना मिळाव्यात यासाठी हे देश मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च 
करतात. विकसित देशातले नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनांवरील खर्च हा त्यांचा हक्‍क आहे 
असं मानतात. नजीकच्या काही काळात या देशातली सरकारे सामाजिक सुरक्षा निधीमध्ये कपात 
करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, नागरिकांनी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरून त्याचा 
विरोध केला आहे. या उलट आपल्या देशात मात्र बुद्धिजीवी-राजकारणी-सनदी अधिकारी आणि 
प्रसारमाध्यमांच्या चौकडीने असा अपप्रचार चालवला आहे की, सरकारने लोकांवर पैसा खर्च 
करणं म्हणजे पैशाचा अपव्यय, याचा गरिबांपेक्षा श्रीमंतांनाच फायदा होतो, यामुळे लोक आळशी 
आणि बांडगुळासारखे सरकारी मदतीवर अवलंबून राहतात. सामान्य नागरिकही या लबाड 
प्रचाराला भुलत आहेत. त्यामुळेच सामाजिक सुरक्षेच्या उपाययोजनांसाठी सरकारने केलेल्या 
खर्चाकडे लोक आपला हक्क म्हणून पाहत नाहीयेत. म्हणूनच जेव्हा शाळा-कॉलेजांमध्ये फी 
वाढ होते, आरोग्य सेवांचा खर्च आभाळाला भिडतो किंवा बसचं भाडं परवडेनासं होतं तरीही 
त्याविरोधात जनता रस्त्यावर उतरताना दिसत नाही. 

सामाजिक क्षेत्रावरच्या अतिशय तुटपुंज्या खर्चामुळेच यूएनडीपीच्या मानव विकास 
अहवालात भारताचे स्थान एकूण मानव विकासाच्या निर्देशांकांमध्ये अगदी तळाशी आहे. एकूण 
१८७ देशांच्या यादीत २०१० साली भारत ११९ब्या स्थानावर होता तो २०१४ साली १३५्या 
स्थानावर घसरला आहे. २०११ च्या मानव विकास अहवालानुसार ५३.७% भारतीय “बहुविध 
गरिबी” (multidimensional poor) मध्ये राहतात. या निर्देशकाद्वारे चांगलं राहणीमान, 
शिक्षण, आरोग्यापासून किती लोक बंचित आहेत, याचं मोजमाप केलं जातं." 
































केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 13 


नागरिकांच्या किमान गरजा भागवण्यामध्ये आपला देश कमी पडत आहे हे अजून एका 
निर्देशांकाने सिद्ध केलं आहे. अमेरिकेतील सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिन्ह या बिगर नफा गटाने 
जगातल्या सर्व देशांमध्ये अन्न आणि निवारा अशा मूलभूत गरजांची पूर्ती, शिक्षणासह इतर 
क्षेत्रात संधींची समानता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य अशा काही घटकांच्या आधारे सामाजिक 
प्रगती निर्देशांक तयार केला आहे. २०१४ साली भारत १३२ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर 


होता. 


टेबल ४: सामाजिक क्षेत्रावरील केंद्र सरकारचा खर्च * 
(कोटी रुपयामध्ये) 





२०१४-१५ २०१४-१५ २०१५-१६ 
२०१३-१४ अ अ अ 
(ब.अ.) (सु.अ.) (ब.अ.) 





सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालय 
आणि विभागांचा एकूण खर्च २,१८,२०८  २,८२,०३५ २,३६,३५२ २,३७,९३४ 
(अन्नावरील अनुदान वगळून) 





सामाजिक क्षेत्रातील मंत्रालय 
आणि खात्यांचा एकूण खर्च ३,११.५२५ ३,९७,०३५ ३,५९.७१८  ३,६३,४०८ 
(अन्नावरील अनुदानासहित) 


जीडीपी (चालू 
बाजारमूल्यांनुसार) (२०११- १,१३,४५,०५६ १,२६,५३,७६२ १,२६,५३,७६२ १,४१,०८,९४५ 
१२ सीरीज) 


जीडीपीच्या तुलनेत 
सामाजिक क्षेत्रावरील 
खर्चाची टक्केवारी 
(अन्नावरील अनुदान वगळून) 


जीडीपीच्या तुलनेत 
सामाजिक क्षेत्रावरील 
खर्चाची टक्केवारी 
(अन्नावरील अनुदानासहित) 








Rt २.२३ १.८७ १.६९ 





२.७५ ३.१४ २.८४ २.५८ 





अशा परिस्थितीतही २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात अरूण जेटलींनी सरकारकडून 
सामाजिक सुविधांवर केल्या जाणाऱ्या तुटपुंज्या खर्चात आणखीनच कपात केली आहे. टेबल २ 
मध्ये दाखवल्याप्रमाणे २०१५-१६ च्या बजेटमध्ये समाजातल्या दुर्बल आणि वंचित 
घटकांवरच्या--स्त्रया, अनुसूचित जाती व जमाती आणि बालकं-खर्चामध्ये मोठी कपात 


14 लोकायत 


करण्यात आली आहे. २०१४-१५ च्या बजेट अंदाजांपेक्षा २०% ते ४०% इतकी मोठी कपात 
केली आहे. म्हणूनच सामाजिक क्षेत्रावरचा खर्च (अन्नावरील अनुदान वगळता) जो २०१४-१५ 
मध्ये मुळातच जीडीपीच्या २.२३% इतका कमी होता, तो २०१५-१६ मध्ये जीडीपीच्या 
१.६९% इतका खालावला आहे. अन्नावरील अनुदानाचा समावेश केला तर हाच आकडा 
३.१४% वरून २.५८% वर घसरला आहे (टेबल ४). 

सरकारचा असा दावा आहे की सामाजिक क्षेत्रावरील खर्चात प्रत्यक्षात कपात होणार नाही, 
कारण केंद्राच्या करातून राज्यांना जो हिस्सा देण्यात येणार आहे त्यामध्ये वाढ झाल्यामुळे त्यातून 
ही तफावत भरून निघेल. केंद्राच्या करांमधला राज्यांचा हिस्सा ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्क्यांवर 
न्यावा ही १४ व्या वित्त आयोगाची शिफारस केंद्राने मान्य केली आहे. 

पण यासोबतच केंद्राने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या योजनांसाठीचे केंद्रीय सहाय्य 
तब्बल ४० टक्क्यांनी कमी केले आहे (चौकट ७ अ पहा). 

यामुळे राज्यांची खर्च करण्याची निव्वळ क्षमता अगदी थोडकी म्हणजे ५.९ टक्क्यांनी 
वाढली आहे. (आणि महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांसाठी केंद्राकडून येणाऱ्या निधीमध्ये चक्क 
घट झाली आहे-चौकट ७ ब पहा.) आम्ही पुढे चर्चा केली आहे की, केंद्र सरकारने सामाजिक 
क्षेत्रावरील खर्चात २० ते ४० टक्के कपात केली आहे. केंद्राने केलेली ही प्रचंड कपात भरून 
काढण्यासाठी राज्यांना मिळालेला वाढीव निधी निश्चितच पुरा पडणार नाहीये. 



































चौकट ७ 


अः राज्यांच्या कर हिश्शात वाढ - एक महाफसवणूक 


सरकारने असा दावा केला आहे की सामाजिक क्षेत्रांवरच्या खर्चामध्ये प्रत्यक्षात कपात होणार 

नाही. केंद्राच्या करामध्ये राज्यांना भरीव हिस्सा मिळणार असल्याने खर्चातील कपात भरून निघेल. 
पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. करातला राज्यांचा हिस्सा वाढवताना केंद्राने चलाखीने राज्य आणि 

केंद्रशासित प्रदेशांच्या योजनांसाठी असणारी तरतूद कमी केली आहे. यामुळे केंद्राकडून राज्यांना 
मिळणाऱ्या एकूण निधीमध्ये आधीपेक्षा फारसा फरक पडलेला नाही! केंद्राकडून राज्याच्या ज्या 
योजनांना मदत मिळते त्याची तीन प्रवर्गामध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. ज्या योजनांना 
कायद्याचा आधार आहे (उदा. मनरेगा) किंवा ज्या योजनांसाठी उपकर गोळा केला जातो (उदा. 
प्राथमिक शिक्षा कोषातून सर्व शिक्षण अभियानासाठी गोळा होणारा निधी) आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या 
काही योजनांसाठी केंद्र सरकार पूर्ण निधी देत राहील. पण केंद्राचा निधी मिळणाऱ्या अन्य काही 
योजनांमध्ये केंद्राने आपला हिस्सा कमी केला आहे, तर काही योजनांसाठी केंद्र सरकार यापुढे निधीच 
देणार नाही--या योजना राबवायच्या असतील तर त्या राज्यांना पूर्णपणे त्यांच्या निधीतून राबवायला 
लागतील. 

या सगळ्या कसरतींचा परिणाम असा की २०१५-१६ मध्ये राज्यांची (सर्व राज्यांची मिळून) 
खर्चाची क्षमता २०१४-१५ च्या बजेटमधील अंदाजापेक्षा फक्त ५.९१ टक्क्यांनी किंवा ४६,७२९ कोटी 
रुपयांनी वाढेल असा कयास आहे. खालील टेबल पहा. 


केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 15 








चौकट ७ अः राज्यांच्या कर हिश्शात वाढ (पुढे चालू) 
टेबल: केंद्राकडून राज्यांना दिला जाणारा निधी (कोटी रुपयांमध्ये) 





२०१४-१५ २०१५-१६ फरक 























(ब.अ.) (ब.अ.) (%) 
शुल्क आणि करांमध्ये राज्यांचा वाटा (१) ३,८२,२१६ ५,२३,९५८ +३७.१ 
राज्यांना योजनेतर अनुदान आणि कर्ज (२) ७०,०१९ १,०८,६३० +५५.१ 
राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या योजनांसाठी ३,३८,४०८ २,०४,७८४ -38.4 
केंद्रीय सहाय्य (३) 
केंद्राकडून राज्यांना दिलेला एकूण निधी. ७,९०,६४३ ८,३७,३७२ +५.९ 
(१+२+३) 
जीडीपी (चालू बाजारमूल्यांनुसार) १,२६,५३,७६२ १,४१,०८,९४५ 
(२०११-२०१२ सीरीज) 
केंद्राकडून राज्यांना दिलेल्या एकूण ६.२५% ५.९४% 


निधीची जीडीपीतील टक्केवारी 





Sources: “Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union 
Budget 2015-16”, CBGA, March 2015, ७. 9, http://www.cbgaindia.org; Union Budget 
documents, 2015-16. 

चौकट ७ बः महाराष्ट्राला केंद्राकडून मिळालेला एकूण निधी, २०१५-१६ 


२०१५-१६ च्या महाराष्ट्र राज्याच्या बजेटमधली आकडेवारी पाहिली तर असं लक्षात येतं की 
केंद्राच्या करातला राज्याचा हिस्सा वाढला असला, तरी महाराष्ट्राला केंद्राकडून मिळणाऱ्या एकूण 
निधीत मात्र घट झाली आहे. 


टेबल: केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळालेला निधी (कोटी रुपयांमध्ये) 














२०१४-१५ २०१५-१६ फरक 
(ब.अ.) (ब.अ.) (%) 
केंद्राच्या करातील राज्याचा हिस्सा २०,२१३ २९,०६२ +83.4 
महाराष्ट्राला मिळालेले केंद्रीय सहाय्य २७,९५८ १७,८६९ -३६.१ 
महाराष्ट्राला केंद्राकडून मिळालेला एकूण ४८,१७१ ४६,९३१ -२.६ 


निधी 





Source: Maharashtra State, Budget 2015-16 documents (unfortunately, budget documents 
not available online, taken directly from MLAs). 











16 लोकायत 





केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारही बड्या कंपन्यांसमोर लोंटागण घालत आहे. उदा. आपल्या 
राज्यामध्ये नवे उद्योग सुरू करावेत यासाठी अनेक राज्य सरकारांनी एकमेकांवर कुरघोडी करत 
प्रोत्साहने देण्याचा सपाटा लावला आहे.” त्यामुळे केंद्राकडून जो काही थोडासा वाढीव निधी 
मिळाला आहे तो सामाजिक क्षेत्रावर खर्च न करता मोठ्या कॉर्पोरेट उद्योगांना जास्त प्रोत्साहने 
देण्यावर राज्यांकडून खर्च केला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. 

याचा अर्थ हा की चालू आर्थिक वर्षामध्ये सामाजिक क्षेत्रावरील राज्य आणि केंद्राच्या 
खर्चाला मोठा फटका बसणार आहे. 





प्रत्यक्षात कपात जास्त 


यावर कडी म्हणजे अनेक विश्छेषकांच्या मते कर महसुलासंबंधीचे सरकारचे अंदाज हे 
फुगवलेले आहेत. २०१४-१५ मध्ये एकूण कर महसूल प्रत्यक्षात ९.९ टक्क्यांनी वाढला आहे 
(टेबल ५ पहा). २०१५-१६ मध्ये आदल्या वर्षीप्रमाणे जीडीपीमध्ये ११.५ टक्क्यांची वाढ होईल 
असा सरकारचा अनुमान आहे. तरीही २०१५-१६ मध्ये एकूण कर महसूल १५.८ टक्क्याने 
वाढेल, असा अंदाज सरकारने बजेटमध्ये केला आहे. सरकारचं या वर्षीचं एकूण कर महसुलाचं 
लक्ष्य गाठणं फारच अवघड आहे." आणि खरंच जर असं झालं तर केंद्राला खर्चामध्ये बजेटच्या 
अंदाजांहून अधिक कपात करावी लागेल. श्रीमंतांना दिल्या जाणाऱया सबसिडीला तसूभरही 
धक्का लावायचा नाही असंच धोरण असल्यामुळे या सगळ्याचा फटका सामाजिक क्षेत्राला 
बसेल. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात सामाजिक क्षेत्रासाठी जी काही तुटपुंजी तरतूद करण्यात 
आली आहे त्याहूनही प्रत्यक्षात कमीच खर्च केला जाण्याची शक्यता जास्त आहे. 








टेबल ५: कर महसूल, २०१३-१४ ते २०१५-१६” 





(कोटी रुपयामध्ये) 
फरक 
२०१४-१५ 
२०१३-१४ फरक २०१५-१६ (२०१४-१५ सु. 
Q.A.) > > 
> . च्या तुलनेत) 





एकूण कर महसूल ११,३८,७३४ १२,५१,३९१ ९.८९% ` १४,४९,४९० १५.८३% 





सामाजिक क्षेत्रावरील खर्चात कपात: खातेनिहाय विशेषण 


सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित कोणत्या खात्यांना आणि विभागांना खर्चातील कपातीची 
झळ पोचली आहे त्याचा आता मागोवा घेऊया. 


स्त्रियांसाठी राखून ठेवण्यात आलेला निधी 
यालाच जेण्डर बजेटही म्हणतात. यामध्ये वेगवेगळ्या विभाग आणि खात्यांनी स्त्रियांसाठी 
एकूण किती निधी राखीव ठेवला आहे याचा गोषवारा मांडण्यात येतो. 


केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 17 





भारतात स्त्रीचा जन्म होणं हे दुर्दैव आहे. एक तर तिला गर्भातच मारून टाकलं जातं. जर ती 
चुकून जन्माला आलीच तर जन्मल्या बरोबर लगेचच तिला मारलं जातं. यातूनही ती जगलीच तर 
मोठी झाल्यावर तिला छेडछाड, बलात्कार, कौटुंबिक हिंसाचार अशा अनेक गोष्टींना सामोरं जावं 
लागतं. भारतामध्ये दर १०० सेकंदाला स्त्रीविरोधात एक गुन्हा घडतो, दर ७ मिनिटाला एक 
विनयभंगाची घटना, दर १५ मिनिटाला एक बलात्काराचा गुन्हा, दर ५ मिनिटाला 
सासरच्यांकडून छळाची घटना तर दर ६५ मिनिटाला हुंडाबळीची एक घटना घडते. (हे फक्त 
नोंदवलेले गुन्हे आहेत, प्रत्यक्षात गुन्ह्यांचं प्रमाण बरंच जास्त आहे.) (सर्व आकडे २०१३चे 
आहेत.) 

स्त्रियांची परिस्थिती अशी असतानाही सरकारने २०१५-१६ च्या जेण्डर बजेटमध्ये 
२०१४-१५ च्या बजेट अंदाजांपेक्षा तब्बल १९% घट केली आहे. गेल्या काही वर्षात एकूण 
बजेटमधला जेण्डर बजेटचा वाटा सातत्याने कमी होत आहे. या वर्षी तो केवळ ०.९४% इतका 
होता. मागच्या वर्षी १.०४% तर २०११-१२ मध्ये १.५५% असं प्रमाण होतं. 

















टेबल ६: बजेटमधील स्त्रियांसाठी राखीव तरतूद, २०१४-१५ व २०१५-१६” 














(कोटी रुपयांमध्ये) 
२०१४-१५ २०१५-१६ घट 
(ब.अ.) (ब.अ.) (%) 
महिला व बाल विकास मंत्रालय २१,१९४ १०,३८२ ५१ 
जेन्डर बजेट ९८,०३० ७९,२५८ १९ 
यातील: 
१६,२०८ १२,४७२ २३ 


शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग 














वेगवेगळ्या योजनांचा विचार करायला गेलं तर जेण्डर बजेटमध्ये योजनांची लांबच लांब 
यादी दिली आहे. मात्र या योजनांसाठीची आर्थिक तरतूद पाहिली तर स्पष्ट दिसून येतं की, त्या 
केवळ कागदावरच राहणार आहेत. फक्त स्त्रियांसाठी असणाऱ्या ५९ योजनांपैकी ५४ योजनांसाठी 
१०० कोटीहून कमी तरतूद करण्यात आली आहे! उदा. सत्तेत आल्यावर मोदी सरकारने देशाच्या 
प्रत्येक जिल्ह्यात लैंगिक अत्याचार झालेल्या स्त्रियांच्या मदतीसाठी वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर 
(संकटात असणाऱ्या स्त्रियांसाठी मदत केंद्र) सुरू करण्याची मोठी घोषणा केली होती. अशी 
एकूण ६६० केंद्रं सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता. पण, एका वर्षातच ही योजना रद्द करण्यात आली 
आहे; २०१५-१६च्या बजेटमध्ये या योजनेसाठी अवघ्या २ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 
संकटात असणाऱ्या स्त्रियांना २४ तास फोनद्वारे आधार देऊ पाहणाऱ्या हेल्पलाइनसाठी भरघोस” 
अशी १ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यावर कडी म्हणजे एकल आणि बेघर स्त्रियांसाठी 
आधारगृहं बांधण्यासाठी आणि कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी 
अंमलबजावणीसाठी राज्यांना दिला जाणारा निधी पूर्णपणे थांबवण्यात आला आहे. आणि काम 





18 लोकायत 


करणाऱ्या स्त्रियांसाठी वसतिगृहांना फक्त ३० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 

या वर्षी जानेवारीमध्ये पंतप्रधान मोदींनी स्वतः “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” ही योजना 
मोठ्या थाटामाटात सुरू केली. मुलींबाबत केला जाणारा भेदभाव थांबवणं आणि मुलींना 
शिकवण्याचं ध्येय असणाऱ्या योजनेसाठी या बजेटमध्ये फक्त १०० कोटी ठेवण्यात आले आहेत. 
एवढ्या मोठ्या घोषणेची आणि उद्दिष्टाची ही थट्टाच म्हणायला हवी. 

स्त्रियांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असणारं सर्वांत महत्त्वपूर्ण मंत्रालय म्हणजे महिला आणि 
बाल विकास खातं. २०१४-१५च्या बजेट अंदाजांच्या तुलनेत या वर्षीच्या बजेटमध्ये या 
खात्याचा निधी ५०% कमी करण्यात आला आहे.” 


बाल विकासासाठी बजेटमध्ये प्रस्तावित निधी 


एखादा देश आपल्या लहान मुलांसाठी काय करतो यावरून त्याची परीक्षा केली जाते. 
आपला देश मात्र लाखो-करोडो बालकांसाठी त्रास, दुर्लक्ष आणि असुरक्षित सोडून काहीही देऊ 
शकत नाही. आपला देश मुलांसाठी जगातल्या भयानक देशांपैकी एक आहे: 














७ संपूर्ण जगात पाच वर्षांखालच्या मुलांचा मृत्यू दर भारतात सर्वात जास्त आहे-२०११ 
मध्ये देशातील १६.५५ लाख मुलं मरण पावली. दर वर्षी गोवर आणि धनुर्वातासारख्या 
टाळता येणाऱ्या आजारांमुळे जवळ जवळ २० लाख मुलं देशात मरण पावतात." 

७ पाच वर्षांखालच्या एकूण मुलांमधली ४८% मुलांची वाढ खुरटली (वयापेक्षा वाढ कमी, 
stunted) आहे. ४३% मुलांचं वजन वयाच्या तुलनेत कमी आहे, तर २०% मुलं बारीक, 
खुजी (वाढीच्या तुलनेत वजन कमी, wasted) आहेत." 














७ अख्ख्या जगात भारतामध्ये सर्वात जास्त बाल मजूर आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार 
बाल मजुरांचा आकडा १ कोटी ३० लाख इतका आहे, मात्र २०११ च्या युनिसेफच्या 
अहवालानुसार ५-१४ वयोगटातली २ कोटी ८० लाख मुलं बालमजुर आहेत.“ 





७ दर वर्षी सुमारे ८ कोटी मुलांना अर्ध्यात शाळा सोडावी लागते. त्यांचं किमान 
आठवीपर्यंतचं प्राथमिक शिक्षणही पूर्ण होत नाही.“ 

७ मुलींची स्थिती तर इतकी बिकट आहे की त्या जगतात हेच आश्चर्य मानावं लागेल! 
१९९१-२०११ या काळात ०-६ वयोगटाच्या दर हजार मुलांमागे मुलींचं प्रमाण ९४५ 
वरून ९१४ इतकं खालावलं आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ०-६ वयोगटात मुलांपेक्षा 
७० लाख मुली कमी आहेत. याचा अर्थ असा की, लाखो मुलींचा गर्भातच किंवा 
जन्मानंतर जीव घेण्यात आला आहे. 





परिस्थिती इतकी दाहक असतानाही सरकारने मुलांसाठी केंद्रित योजनांवरच्या निधीत 
मागच्या बजेटमधल्या अंदाजांपेक्षा या वर्षीच्या बजेटमध्ये ३०% कपात केली आहे (टेबल ७). 

मुलांसाठीच्या बजेटचा सगळ्यात मोठा वाटा आहे शिक्षणावरचा. त्यात २५% कपात 
करण्यात आली आहे. मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एकात्मिक बालविकास योजना म्हणजे 





केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 19 


अंगणवाडी ही अतिशय महत्वाची योजना आहे. बजेटमध्येच म्हटल्याप्रमाणे अंगणवाडी हे ६ 
वर्षांखालील मुलांसाठी तसंच गरोदर आणि स्तनदा मातांसाठी आरोग्य, पूरक पोषण आणि 
शिक्षण देणारं एकात्मिक केंद्र आहे. देशात मुलांची स्थिती इतकी गंभीर असतानाही २०१५-१६ 
च्या बजेटमध्ये इतक्या महत्त्वाच्या योजनेवरील तरतूद २०१४-१५ च्या बजेट अंदाजांपेक्षा 
तब्बल ५४ टक्क्यांनी कमी केली आहे!" 





टेबल ७: बजेटमधील बालकल्याण योजनांवरील तरतूद, २०१४-१५ व २०१५-१६” 

















(कोटी रुपयामध्ये) 
२०१४-१५ २०१५-१६ घट 
(ब.अ.) (ब.अ.) (%) 
बाल कल्याणासाठीच्या योजना ८१,०७५ ५७,९१९ २९ 
यातील: 
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता ५४,१०१ ४०,७५७ २५ 
विभाग 
एकात्मिक बाल विकास योजना 
छवा १८,३९१ ८,४४९ ay 
(अगणवाडी) 
दलित आणि आदिवासींसाठी राखीव निधी 





या देशात अस्पृश्यतेचं निर्मूलन होईल आणि जातीच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार 
नाही, तसंच सर्व नागरिक समान असतील आणि त्यांना समान संधी मिळतील, असं राज्यघटनेत 
नमूद केलं आहे. त्याला ६ दशकं उलटून गेली. पण आजही अनुसूचित जाती आणि जमातींना 
कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात अस्पृश्यता अनुभवावी लागत आहे आणि सामाजिक व आर्थिक 
भेदभाव सहन करावा लागतो आहे. इतकंच नाही तर जातीवरून शिवीगाळ, खून, बलात्कार, 
दरोडे, सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार, स्त्रियांची नग्न धिंड काढणं, मानवी विष्ठा खायला 
लावणं किंवा लघवी प्यायला लावणं असे भयानक गुन्हे रोजच घडत आहेत. 

दलित आणि आदिवासींच्या विकासासाठी प्रत्येक केंद्रीय खात्याकडून ठराविक निधी खर्च 
होईल याची हमी म्हणून सरकारने सत्तरच्या दशकात अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी 
उपयोजना तयार करायला सुरुवात केली. या दोन्ही उपयोजनांच्या मार्गदर्शक नियमांमध्ये असं 
म्हटलं आहे की लोकसंख्येमध्ये या दोन्ही गटांचं प्रमाण जितकं आहे त्याच्या समप्रमाणात 
निधीची तरतूद करणं बंधनकारक आहे." २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येमध्ये दलितांचं 
प्रमाण १६.६% तर आदिवासींचं प्रमाण ८.६% आहे. मात्र या प्रमाणात दलित आणि आदिवासी 
उपयोजनांसाठी अनुक्रमे १६% किंवा ८% निधीची तरतूद कधीच करण्यात आलेली नाही. या 
वर्षीच्या बजेट अंदाजांमध्ये तर, दोन्ही उपयोजनांवरच्या तरतुदींमध्ये मोठी म्हणजे २०१४-१५ 














20 लोकायत 


च्या बजेट अंदाजांपेक्षा ३८-३९% इतकी कपात करण्यात आली आहे. परिणामी २०१५-१६ 
च्या योजनांतर्गत खर्चामध्ये दलित उपयोजनेसाठी ६.६% तर आदिवासी उपयोजनेसाठी फक्त 
४.३% इतकी तरतूद करण्यात आली आहे (टेबल ८).” 
टेबल ८: अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजना, २०१४-१५ व २०१५-२०१६” 
(कोटी रुपयामध्ये) 





२०१४-१५ योजनांवरील २०१५-१६ योजनांतर्गत घट 
(ब.अ.) एकूण निधीतील (ब.अ.) एकूण निधीतील (१-२) 
(2) टक्केवारी (२) टक्केवारी (%) 











अनसचित जाती 
(te ल जाडी ५०,५४८ ८.८ ३०,८५१ ६.६ ३९ 
उपयोजना 
आदिवासी 
Berea ३२,३८७ ५.६ १९,९८० ४.३ ३८ 
उपयोजना 
जनतेचं आरोग्य भगवान भरोसे 


जागतिक आरोग्य संघटनेनं अशी शिफारस केली आहे की देशाच्या जीडीपीच्या किमान 
५% निधी सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करायला हवा. विकसित देश यापेक्षाही जास्त निधी 
आरोग्यावर खर्च करत आहेत. १९९०-२००८ या काळात २७ प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये 
सार्वजनिक आरोग्यावरची तरतूद जीडीपीच्या ५% वरून ७% पर्यंत वाढलेली आहे. अनेक 
उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये हेच प्रमाण जीडीपीच्या ३% ते ५% इतकं आहे.” या उलट 
२०१३-१४ मध्ये भारताचा आरोग्यावरचा खर्च (केंद्र आणि राज्य मिळून) जीडीपीच्या केवळ 
१.३% इतका कमी होता.” अनेक तज्ज्ञांचं मत असं आहे की हा आकडाही जास्तच आहे कारण 
यात पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावरचा खर्चही धरलेला आहे. ते वगळलं तर 
आरोग्यावरच्या खर्चाचं प्रमाण जीडीपीच्या अवघा १% इतकंच असेल.” जागतिक आरोग्य 
संघटनेच्या मते सार्वजनिक आरोग्यावरच्या खर्चाच्या निकषावर १७५ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 
१७१वा आहे! आफ्रिका खंडातील देशांहूनही आपली स्थिती वाईट आहे.” 

याचा परिणाम असा की आरोग्यावरचा खर्च लोकांना स्वतःच्या खिशातून करावा लागत 
आहे. भारतात आरोग्यसेवांचं मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण झालं आहे. परिणामी एकूण 
आरोग्यसेवेवरच्या खर्चापैकी ७२% खर्च लोक स्वतःच्या पैशातून करतात तर सरकार केवळ 
२८% खर्च उचलत आहे असं चित्र आहे.” 

या तुटपुंज्या सार्वजनिक खर्चामुळे भारताची आरोग्यसेवा संकटात आहे असा इशारा लॅन्सेट 
या जगप्रसिद्ध वैद्यकविषयक मासिकात देण्यात आला आहे. अनेक संसर्गजन्य आजार काबूत 
आणण्यात भारताला यश आलेलं नाही. टीबी (क्षयरोग), मलेरिया, काला आजार, हत्तीरोग, रक्ती 
हगवण, विषमज्वर, कावीळ आणि जपानी मेंदूज्वर (एनसेफलायटिस) हे आजार आजही काबूत 














केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 21 





नाहीत. दर वर्षी देशात २ लाख लोक मलेरियामुळे बळी पडतात तर ३ लाख म्हणजे जवळ जवळ 
रोज १,००० लोक क्षयरोगाने मरण पावतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार 
(२००८) १९२ देशांमधील वेगवेगळ्या आजारांमुळे एकूण मृत्यूंची संख्या पाहिली तर 
जुलाबामुळे होणाऱ्या एकूण मृत्युंपैकी एक चतुर्थांश, कुष्ठरोगामुळे होणाऱ्या मृत्युंपैकी एक 
तृतीयांश आणि जपानी मेंदूज्वरामुळे झालेल्या मृत्युंपैकी निम्मे मृत्यू भारतात झाले आहेत. 
२०११ साली संपूर्ण जगात ५ वर्षांखालची ७० लाख बालकं मरण पावली. यातली एक चतुर्थांश 
(१८ लाख) बालकं भारतात मरण पावली आहेत. यातले बहुतेक मृत्यू टाळता येण्यासारखे 
आहेत-या १८ लाखातले एक तृतीयांश मृत्यू न्यूमोनिया आणि जुलाबामुळे झाले आहेत. संयुक्त 
राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार (२०१०), संपूर्ण जगातल्या एकूण २ लाख ८७ हजार माता 
मृत्युपैकी, ५६,००० माता मृत्यू भारतातले आहेत. या आजारांना काबूत ठेवण्याचं आव्हान 
अजूनही आपल्यासमोर आहे. त्यातच हृदयरोग, मानसिक आजार, मधुमेह आणि 
कर्करोगासारख्या चिवट, दीर्घ काळ राहणाऱया आजारांची मोठी लाट देशात आलेली आहे. 
भारतात एकूण मृत्यूंपैकी तब्बल ५०% मृत्यू अशा आजारांमुळे होतात. त्यातही हृदयविकाराचा 
वाटा सर्वात मोठा आहे. लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित एका अभ्यासानुसार, या आव्हानाचा मुकाबला 
करणं शक्य आहे, अनेक स्वस्त आणि सोपे पर्याय उपलब्ध आहेत, मात्र ते प्रभावीपणे 
राबवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मजबूत करावी लागेल." 








टेबल ९: बजेटमधील आरोग्य यंत्रणेवरील तरतूद, २०१४-१५ व २०१५-१६” 




















(कोटी रुपयामध्ये) 
२०१४-१५ २०१५-१६ घट 
(ब.अ.) (ब.अ.) (%) 
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण 
A ३५,१६३ २९,६५३ RSS 
बिभाग 
आरोग्य संशोधन विभाग १,०१७ १,०१८ १.८ 
एड्स नियंत्रण विभाग १,७८५ १,३९७ २१.७ 
आरोग्य व कुटुंब कल्याण 
३७,९६६ ३२,०६८ १७.५ 
मंत्रालय: एकूण 
आयुष मंत्रालय* १,२७२ १,२१४ ४.६ 





* आयुर्वेद योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध व होमिओपथी 


आरोग्याची परिस्थिती इतकी बिकट असताना, २०१५-१६ च्या केंद्रीय बजेटमध्ये आरोग्य 
ब कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आधीच अपुऱ्या निधीत १६% म्हणजेच तब्बल ६,००० कोटी 
रुपयांची कपात केली आहे (टेबल ९).* 





22 लोकायत 


शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा उदो उदो 








देशाची शिक्षण व्यवस्था ऑक्सिजनवर आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. १२व्या 
पंचवार्षिक योजना अहवालात हे मान्य करण्यात आलं आहे की ६-१४ वयोगटातील सर्वांना 
मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण देऊ करणारा शिक्षण हक्क कायदा देशात लागू होऊन तीन वर्ष 
झाली तरी प्राथमिक स्तरावरची (८ वी पर्यंत) शाळा गळती अजूनही ४२.३९% इतकी जास्त 
आहे!” 

पण शिक्षण व्यवस्थेची जी दुरवस्था आहे त्याची ही फक्त एक बाजू झाली. स्वातंत्र्याला ७० 
वर्षं होत आली तरी देशातल्या बहुतेक शाळांची बकाल अवस्था खरं तर देशाला लाज आणणारी 
आहे. देशातल्या एकूण ८.४ लाख प्राथमिक शाळांपैकी जवळ जवळ निम्म्या एक शिक्षकी किंवा 
दोन शिक्षकी शाळा आहेत. ७०% शाळांमध्ये तीन किंवा त्याहून कमी शिक्षक आहेत. देशातल्या 
तब्बल १ लाख प्राथमिक शाळांना एकच खोली आहे (किंवा वर्ग नसल्याने त्या उघड्यावरच 
भरतात) आणि ६४% म्हणजेच ५.३ लाख प्राथमिक शाळांना तीन किंवा त्यापेक्षा कमी 
वर्गखोल्या आहेत. एकाच खोलीत एकापेक्षा अधिक वर्गाना एकाच वेळी एक शिक्षक शिकवतो, 
अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा दर्जा काय असेल? 

२०११ साली झालेल्या एका अधिकृत अहवालानुसार, २१% प्राथमिक शाळांमध्ये 
पिण्याच्या पाण्याची नीट सोय नव्हती, ४०% शाळांमध्ये वापरण्याजोगा संडास नव्हता, जवळ 
जवळ ६०% शाळांमध्ये वीज नव्हती, ४९% शाळांमध्ये वाचनालय नव्हते, इत्यादी इत्यादी.” 

















टेबल १०: बजेटमधील शिक्षणावरील तरतूद, २०१४-१५ व २०१५-१६" 




















(कोटी रुपयामध्ये) 

२०१४-१५ २०१५-१६ घट 

(ब.अ.) (ब.अ.) (%) 

मनुष्यबळ विकास मंत्रालय ८२,७७१ ६९,०७५ १६.६ 

शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग ५५,११५ ४२,२२० २३.४ 
यातील: 

सर्वे शिक्षण अभियान २८,२५८ २२,००० NO 

मध्यान्ह भोजन योजना १३,१५२ ९,२३६ २९.८ 

उच्च शिक्षण विभाग २७,६५६ २६,८५५ २.९ 





शिक्षणाची इतकी दुरवस्था असतानाही २०१४-१५ च्या बजेट अंदाजापेक्षा २०१५-१६ 
च्या बजेट अंदाजांमध्ये १६.५% कपात करण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायदा लागू करणे 
आणि शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे यासाठी सर्व शिक्षण अभियान ही केंद्राची मुख्य योजना 
आहे. या योजनेसाठी संपूर्ण निधी केंद्राकडून दिला जातो. तरीही या योजनेच्या तरतुदीत २२% 


केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 23 


कपात करण्यात आली आहे. याचा सरळ सरळ अर्थ हा की शिक्षण हक्क कायद्याच्या 
अंमलबजावणीमध्ये आणि शाळेबाहेर असलेल्या मुलांना शाळेत घालण्यात केंद्र सरकारला 
काडीचा रस नाही. मध्यान्ह भोजन योजना हीदेखील पूर्णतः केंद्राच्या निधीवर चालणारी योजना 
आहे. या योजनेच्या तरतुदीतही ३०% कपात करण्यात आली आहे. देशातल्या मुलांसाठी 
दिवसातून फक्त एका पोषक आहारावर पैसा खर्च करण्याची दानत देशाच्या सत्ताधीशांकडे नाही 
हेच खरं. 








पेय जल आणि स्वच्छता: स्वच्छ भारत मिशन 


“स्वच्छ भारत मिशन हे स्वतः पंतप्रधानांचा वरदहस्त असलेलं मोठा गाजावाजा करत सुरू 
केलेलं अभियान आहे. यामध्ये "राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम" आणि “स्वच्छ भारत 
अभियान” अशा दोन्हीचा समावेश आहे. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांचा यात सहभाग 
आहे. 

पंतप्रधानांपासून ते अर्थमंत्र्ांपर्यंत अगदी झाडून सगळे भाजप नेते स्वच्छ भारताचं तुणतुणं 
वाजवत असले तरी या मोहिमेला पैसा देण्याची मात्र सरकारची इच्छा दिसत नाही. सरकारने 
स्वच्छ भारत मिशनचं बजेट निम्म्याने कमी केलं आहे (टेबल ११)!“ 


टेबल ११: बजेटमधील स्वच्छ भारत मिशनसाठीची तरतूद, २०१४-१५ व २०१५-१६" 














(कोटी रुपयामध्ये) 
२०१४-१५ २०१५-१६ घट 
(ब.अ.) (ब.अ.) (%) 
पेय जल व स्वच्छता मंत्रालय १५,२६७ ६,२४४ ५९.१ 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम ११,००० २,६११ ७६.३ 
स्वच्छ भारत अभियान ४,२६० ३,६२५ १४.९ 





ग्रामीण विकास 


२०११ च्या जनगणनेनुसार, देशातली ८३ कोटी म्हणजेच ६९% जनता खेड्यामध्ये राहते. 
त्यामुळे ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. 

आमचं सरकार खेड्यांच्या पायाभूत विकासावर लक्ष केंद्रित करेल असं वचन भाजपने 
१६व्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आपल्या जाहीरनाम्यात दिलं होतं. पण इतर 
वचनांप्रमाणेच याचाही पक्षाला विसर पडलेला दिसतो. वास्तवात अर्थमंत्र्यांनी ग्रामीण विकास 
मंत्रालयाच्या एकूण बजेटमध्ये १२.५% कपात केली आहे. 

ग्रामीण विकास खात्याअंतर्गत पुढील महत्त्वाच्या योजना येतातः इंदिरा आवास योजना 
(AY), राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका अभियान (NRLM), प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 











24 लोकायत 


(PMGSY) आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MNRGES). इंदिरा 
आवास आणि ग्रामीण जीविका अभियान राज्य सरकारांना वर्ग करण्याचा सरकारचा मानस 
असल्याने या दोन्ही योजनांच्या तरतुदीत ४०% कपात करण्यात आली आहे. 

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्राची सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. 
पूर्णपणे केंद्रपुरस्कृत असणाऱ्या योजनेमध्ये निदान कागदावर तरी कोणत्याही स्वरुपाची कपात 
करण्यात आलेली नाही. २०१५-१६ च्या प्रस्तावित बजेटमध्ये या योजनेसाठी ३४,६९९ कोटी 
रुपये (२०१४-१५ च्या तरतुदींपेक्षा २% जास्त) राखून ठेवण्यात आले आहेत. 








टेबल १२: बजेटमधील ग्रामीण विकास मंत्रालयासाठी तरतूद, २०१४-१५ व २०१५-१६” 


























(कोटी रुपयामध्ये) 
२०१४-१५ २०१५-१६ फरक 
(ब.अ.) (ब.अ.) (%) 
ग्रामीण विकास मंत्रालय ८३,८५२ ७३,३३३ -33.4 
ग्रामीण विकास विभाग ८०,०९३ ७१,६९५ -१०.५ 
यातील: 
राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका आभियान ३,८५९ २,३८३ RAR 
इंदिरा आवास योजना १६,००० १०,०२५ ३७.३ 
TITAN ग्राम सडक योजना १४,३९१ १४,२९१ --०.७ 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
३४,००० ३४,६९९ +२ 
योजना 
भू संसाधन विभाग ३,७५९ १,६३८ GRY 





मात्र, वास्तवात २०१४-१५ मध्ये पण रोजगार हमीसाठी करण्यात आलेली तरतूद महात्मा 
गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ची उद्दिष्टं पूर्ण करण्यासाठी अजिबातच पुरेशी 
नाही. २०१४-१५ साठी राज्यांनी २७८ कोटी मनुष्य-दिन रोजगारांचा अंदाज काढला होता. 
एवढ्या मोठ्या रोजगारनिर्मितीसाठी किमान ६६,००० कोटी रुपयांची गरज होती. ग्रामीण विकास 
खात्यानेही हा आकडा मान्य केला होता. मात्र २०१४-१५ च्या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी केवळ 
३४,००० कोटी रुपयांचीच तरतूद केली.” याचा परिणाम असा की २०१४-१५ मध्ये फक्त 
१६५.१ कोटी मनुष्य-दिनांएवढाच रोजगार निर्माण झाला: २०१३-१४ साठी हाच आकडा 
२२०.४ कोटी मनुष्य-दिन असा होता. म्हणजे काय तर २०१४-१५ मध्ये घरटी केवळ ३९ 
दिवस रोजगार तयार झाला जो २०१३-१४ मध्ये ४६ दिवस होता. नऊ वर्षापूर्वी या योजनेची 
सुरुवात झाली. तेव्हापासूनची ही सर्वांत वाईट कामगिरी आहे. गेल्या नऊ वर्षांत एकदाही मनरेगा 





केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 25 


कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे १०० दिवसांची रोजगार हमी सरकारला देता आलेली नाही ही बात 
अलाहिदा.” 

सरकारने अजूनच या कायद्याची पायमल्ली केली आहे. ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबांना 
काम हवं आहे त्यांना या कायद्याने रोजगार देण्याची हमी हा कायदा देतो. मात्र ग्रामीण भागातल्या 
किमान २०% कुटुंबांना रोजगार हवा असूनही मिळालेला नाही. (राष्ट्रीय पाहणी अहवालानुसार 
२०११-१२ मध्ये १९% कुटुंबांना हवा असूनही रोजगार मिळाला नाही. त्या वर्षी रोजगार हमी 
योजनेने ५ कोटी कुटुंबांना २११.४ कोटी मनुष्य दिनांएवढा रोजगार उपलब्ध करून दिला.) 

गंमत अशी की, हा तुटपुंजा रोजगार निर्माण करण्यासाठीही केंद्राने दिलेला निधी अपुराच 
ठरला. २०१४-१५ मध्ये राज्यांनी त्यांच्या तिजोरीतले ६,००० कोटी रुपये यासाठी खर्च केले. 
त्यामुळे केंद्राला रोजगार हमी योजनेसाठी मागच्या वर्षीइतकाच निधी ठेवायचा होता तर प्रत्यक्षात 
किमान ४६,००० कोटी रुपयांची तरतूद करायला पाहिजे होती (३४,००० कोटी रुपये, मागील 
वर्षीचे देय ६,००० कोटी रुपये आणि मागील वर्षी कमी पडलेले ६,००० कोटी रुपये). पण 
सरकारने अशी वाढीव तरतूद न करता मागच्या वर्षीइतकाच निधी कायम ठेवला आहे. म्हणजे 
प्रत्यक्षात आवश्यक निधीत ३२% कपात!“ 








अन्न सुरक्षेसाठी तरतूद 





या महत्त्वाच्या योजनेवरील निधीतही सरकारने २०१५-१६ च्या बजेटमध्ये किमान 
कागदावर तरी काही कपात केलेली नाही (टेबल १३). 


टेबल १३: बजेटमधील अन्न सुरक्षेवरील तरतूद, २०१४-१५ व २०१५-१६? 








(कोटी रुपयामध्ये) 
२०१४-१५ २०१४-१५ २०१५-१६ 
(ब.अ.) (सु.अ.) (ब.अ.) 
ग्राहक व्यवहार अन्न व नागरी पुरवठा 
मंत्रालयः १,१५,००० १,२२,६७६ १,२४,४१९ 


अन्न अनुदान 





जीडीपी (चालू बाजारमूल्यांनुसार) 


१,२६,५३,७६२ १,४१,०८,९४५ 
(२०११-१२ सीरीज) 





जीडीपीच्या तुलनेत अन्न अनुदानाची 


०.९१ ०.९७ ०.८८ 
टक्केवारी 





पण खरं पाहिलं तर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार या तरतुदी पुरेशा नाहीत. सरकारच्या 
सांगण्यानुसार हा कायदा सध्या केवळ ११ राज्यांमध्ये अंशतः राबवला जात आहे. त्यामुळे जर 
तो पूर्ण देशात नीट राबवायचा असेल तर त्याला २०१४-१५ च्या अन्न अनुदानापेक्षा खूपच 





26 लोकायत 


मोठ्या प्रमाणात निधी लागेल. जेटलींनी मात्र यंदाच्या अन्न अनुदानामध्ये २०१४-१५ च्या 
सुधारित अंदाजापेक्षा केवळ २००० कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. याचाच अर्थ हा की येत्या 
काळात रेशनवरच्या धान्य वितरणामध्ये कसलीही वाढ अपेक्षित नाही, आणि शेतकऱ्यांकडून 
गेल्या वर्षीच्या भावातच धान्य खरेदी करण्यात येणार आहे.” 

खरं तर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा हा फारच अपूर्ण कायदा आहे. देशामधल्या 
कुपोषणाच्या मोठ्या राक्षसाचा मुकाबला करण्यात तो अजिबातच पुरा पडत नाही. 








७ कायद्याअंतर्गत पुरवण्यात येणारं अन्न हे उपासमारीच्या पातळीवरचं आहे. भारतीय वैद्यक 
संशोधन संस्था सांगते की एका प्रौढ व्यक्तीला दर महिन्याला १४ किलो तर बालकाला ७ 
किलो धान्याची गरज असते. या कायद्यात मात्र दर माणशी महिन्याला केवळ ५ किलो 
धान्याची मर्यादा ठेवली आहे. 











७ कायद्यानुसार केवळ धान्याचा पुरवठा केला जातो. डाळी आणि तेलांसारखे खाद्यपदार्थ 
नाही. कुपोषण दूर करण्यासाठी या गोष्टी रेशनवर मिळणं गरजेचं आहे. 


७ अन्नाची जी काही तुटपुंजी हमी सरकार घेत आहे तीही सर्व गरिबांसाठी नाहीये. 
कायद्यांतर्गत रेशनचा आवाका वाढवून लोकसंख्येच्या ६७% लोकांना स्वस्त धान्याचा 
पुरवठा करण्यात येत आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र खेड्यातले ७५% आणि शहरातल्या ७३% 
लोकांना किमान कॅलरीज (अनुक्रमे २२००/२१००) मिळत नाहीत हे विख्यात अर्थतज्ज्ञ 
उत्सा पटनाइक यांनी दाखवून दिलं आहे. 








७ तमिळनाडू आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांचे अन्न सुरक्षा कायदे देखील राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा कायद्याच्या तुलनेत अधिक प्रभावी आहेत. उदा. तमिळनाडूमध्ये गरिबी रेषेखाली 
असो किंवा वर, प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याला २० किलो तांदूळ रेशनवर मोफत दिला 
जातो. तिथे गहू, साखर, रॉकेल आणि तुरीची डाळही रेशनवर स्वस्त दरात दिली जाते.” 








खरं तर संसदेमध्ये जेव्हा हा कायदा पारित होत होता तेव्हा भाजपनेच कायद्यातल्या या 
्रुटींवर टीका केली होती. जेटलींचा प्रश्न होता, “हा कायदा आणून आपण सध्या अस्तित्वात 
असलेल्या अधिकारांमध्ये खरंच काही भरीव वाढ करत आहोत का? आपण प्रस्तावित 
खर्चामध्ये काही भरीव वाढ करत आहोत का? याचं उत्तर “नाही” असं आहे ...” प्रत्येक 
व्यक्तीला दर महिन्याला १० किलो धान्य, अडीच किलो डाळी आणि ९०० ग्रॅम तेल मिळावं 
अशी सुधारणा कायद्यात करण्याची शिफारसही मुरली मनोहर जोशींनी (भाजप नेते) केली होती. 
सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीच्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात सर्वाना अन्न सुरक्षेचं वचन देण्यात 
आलं होतं. अन्नसुरक्षा राष्ट्राच्या सुरक्षेचा अंगभूत भाग आहे असंही त्यात म्हटलं होतं.” सत्तेत 
आल्यावर मात्र भाजपने आपल्या याही वचनाकडे पाठ फिरवली आहे. 











इतर सामाजिक क्षेत्रांवरील खर्चातील कपात 








इतरही बऱ्याच सामाजिक क्षेत्रांच्या बजेटमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे (टेबल 


केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 27 


१४). पंचायत राज मंत्र्यांना आता काही कामच उरलेलं नाही कारण त्यांच्या खात्याला बजेट 
नसल्यातच जमा आहे. जल संसाधन आणि नदी सुधार खात्याच्या बजेटमध्ये दोन तृतीयांश 
इतकी कपात करण्यात आली आहे. पंतप्रधानांची लाडकी नदी पुनरुज्जीवन योजना हेच मंत्रालय 
राबवतं हे विशेष. सरकारला केवळ एकाच नदीत रस आहे... गंगा! पण गंगामाईसाठीही 
बजेटमध्ये काहीही तरतूद नाही. उलट राष्ट्रीय हरित ऊर्जा कोषातून २,१०० कोटींचा निधी राष्ट्रीय 
गंगा अभियानाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. गंगा सोडून इतर नद्या आटल्या तरी त्याचं 
सरकारला सोयरसुतक नाही. 


टेबल १४: केंद्रीय बजेट, २०१४-१५ व २०१५-१६: इतर सामाजिक क्षेत्रांशी संबंधित 





























खात्यांच्या बजेटमधली कपात” 
(कोटी रुपयामध्ये) 
२०१४-१५ २०१५-१६ फरक 
(ब.अ.) (ब.अ.) (%) 
जल संसाधन, नदी सुधार, गंगा पुनरुज्जीवन 
. १३,८३७ ४,२३२ RJY 
खातं 
ITER: 
राष्ट्रीय गंगा योजना (त्यासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ १,५०० २,१०० xo 
ऊर्जा कोषामधून निधी वरी 
कृषी मंत्रालय: 
२२,६५२ १७,००४ २४.९ 
कृषी व सहकार विभाग 
कृषी संशोधन व शिक्षण विभाग ६,१४४ ६,३२० २.९ 
पशुपालन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय २,२६६ १,५८५ ३०.१ 
पंचायत राज मंत्रालय ७,००१ ९५ RLE 
नागरी विकास मंत्रालय 
१७,६२९ १६,८३२ ४.५ 
शहर विकास विभाग 
गृहनिर्माण व शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालय ६,००९ ५,६३४ -६.२ 





संरक्षण आणि पोलीस खात्याच्या निधीला मात्र धक्का नाही 


सरकारी निधीला सगळीकडेच ओहोटी लागली असली तरी संरक्षण आणि पोलीस 
खात्यावर मात्र मागील वर्षीप्रमाणेच सरकार सढळ हाताने निधी खर्च करताना दिसत आहे. 
सामाजिक क्षेत्रांवरील खर्चामध्ये मागच्या बजेट अंदाजापेक्षा २०१५-१६ च्या बजेटमध्ये १५.६ 





28 लोकायत 








टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे. मात्र संरक्षणावरील खर्च ८.७ टक्क्यांनी तर पोलीस खात्यावरचा खर्च 
४.५ टक्क्यांनी वाढला आहे (टेबल १५). 

२०१५-१६ साठी सरकारचा संरक्षणावरचा अधिकृत खर्चाचा (पेन्शनसहित) अंदाज ३.१ 
लाख कोटी रुपये आहे. प्रत्यक्षात मात्र संरक्षणावरचं बजेट याहून बरंच जास्त आहे. अणुऊर्जा 
आणि अवकाश संशोधन या दोन्ही विभागांच्या बजेटचा मोठा हिस्सा संरक्षणावरच्या खर्चात 
धरायला पाहिजे. (अणुऊर्जा विभाग अण्वस्त्रं तयार करतो तर अवकाश विभाग क्षेपणास्तरं बनवतो. 
या दोन्ही खर्चिक कार्यक्रमांसाठी वेगळी तरतूद केलेली नसते). हे न धरताही संरक्षणाचं अधिकृत 
बजेट २,३६,७२२ कोटी रुपये आहे. हा आकडा एकूण सरकारी खर्चाच्या १७.४% आहे आणि 
अन्न अनुदान वगळता सामाजिक क्षेत्रावरच्या एकूण खर्चापेक्षा ३१% जास्त आहे. 











टेबल १५: बजेटमधील संरक्षण आणि पोलिसांसाठी तरतूद, २०१४-१५ व २०१५-१६” 











(कोटी रुपयामध्ये) 
२०१४-१५ २०१५-१६ फरक 
(ब.अ.) (ब.अ.) (%) 
संरक्षण मंत्रालय २,८५,२०३  ३,१०,०८० ८.७ 
गृह मंत्रालय: पोलीस ५९,४५१ ६२,१२५ ४.५ 








देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेवर म्हणजेच पोलीस खात्यावरचा केंद्रीय बजेटमधला प्रस्तावित 
खर्च ६२,१२५ कोटी रुपये आहे. पोलीस आणि संरक्षण खात्यावरचा एकूण खर्च ३,७२,२०५ 
कोटी रुपये आहे. हा आकडा सर्व सामाजिक क्षेत्रावरच्या खर्चाहूनही (अन्न अनुदानासहित) 
जास्त आहे. 

पोलीस हा राज्याचाही विषय असल्याने राज्य सरकारेही पोलीस खात्यावर मोठ्या प्रमाणात 
खर्च करत असतात. 

संरक्षण आणि पोलिसांवरील खर्चामध्ये कोणत्या शीर्षकाखालचा खर्च अंतर्गत किंवा बाह्य 
सुरक्षेवर धरायचा याबाबत वेगवेगळी मतं असू शकतात. उदा. सैन्यातला मोठा फौजफाटा अंतर्गत 
सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात येत असतो आणि सीमा सुरक्षा दल--ज्यांचा खर्च पोलीस खात्यात 
धरला जातो-सीमेवर सुरक्षेसाठी सज्ज असतं. सरकारच्या जनहितविरोधी आणि कॉर्पोरेट 
धार्जिण्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर येत आहेत. ही आंदोलनं 
चिरडून टाकण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांचा आणि वेळ पडलीच तर सैन्याचाही 
वापर करत आहे. हक्कांच्या कल्याणकारी योजनांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडे 
पुरेसा पैसा नाही असा दावा करणाऱ्या सरकारकडे लोकांची आंदोलनं चिरडून टाकण्यासाठी मात्र 
निधीची कुठलीही कमतरता दिसत नाही. 

















केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 29 


थाजप-काँग्रेस © याला झाका, त्याला काढा 


या सर्व विश्लेषणाचा सारांश काढायचा तर असं म्हणता येईल की भाजप सरकारच्या 
२०१५-१६ बजेटने काँग्रेसप्रणीत यूपीएच्या नवउदारवादी धोरणांचीच री ओढली आहे, किंबहुना 
या धोरणांनी आता अधिक वेग पकडला आहे. १९९१ साली भारताने आपली अर्थव्यवस्था 
परकीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी खुली केली आणि त्यानंतर केंद्रात सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक 
सरकारने आपली अर्थव्यवस्था फक्त बलाढ्य परकीय आणि देशी कंपन्यांच्या नफेखोरीसाठी 
चालवली आहे. मोदी सरकारचं जातीय आणि फूट पाडणारं राजकारण म्हणजे खरं तर केवळ 
बड्या उद्योग घराण्यांची घरं भरण्याची आर्थिक नीती झाकण्यासाठीचा एक मुखवटा आहे. 
त्यांच्या धोरणांचे सारः 








७ जीडीपीला गती देण्याच्या नावाखाली बड्या भारतीय आणि परक्या उद्योगसमूहांना 
जनतेचे लाखो करोडो रुपये आणि संसाधनांची खिरापत वाटणे; 


७ गरिबांना जगण्यासाठी माफक दरात संसाधनं पुरवणाऱ्या कल्याणकारी योजनांवरच्या 
खर्चात वित्तीय तूट कमी करण्याच्या नावाखाली मोठी कपात--वर या मूलभूत सुविधांचं 
खाजगीकरण करून मोठ्या कॉर्पोरेट्सना नफेखोरी करायला मुभा. 





अशा नवउदारवादी धोरणांचा पुरस्कार करून सत्तेतल्या राजकारणी वर्गाने म्हणजेच संसदेत 
बसलेल्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी, सरकारी बाबूंनी, देशातल्या बहुतांश बुद्धिजीवींनी आणि 
अर्थातच मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांनी खाली दिलेल्या, देशाच्या राज्यघटनेत सामावलेल्या, 
समाजवादी दृष्टीकोनालाच मुठमाती दिली आहे: 
१. राज्य, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाद्वारे देशात समतामूलक समाजव्यवस्था 
प्रस्थापित करेल व लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील [कलम ३८ (१)]. 








२. राज्य उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी 
आटोकाट प्रयत्न करेल आणि दर्जा, सुविधा व संधी याबाबत असलेली विषमता नाहीशी 
करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील [कलम ३८ (२)]. 





३. बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त व प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात आपला विकास 
करण्यासाठी संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात आणि बालके व युवक यांना शोषणापासून 
आणि नैतिक व भौतिक गरजांच्या बाबतीत उपेक्षेपासून संरक्षण दिले जावे [कलम ३९ 
(एफ)]. 

४. राज्य हे शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी, वार्धक्य, आजार व विकलांगता यांनी पीडित 
अशा व्यक्तींच्या बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करून देण्यासाठी 
परिणामकारक तरतूद करील [कलम ४१]. 














५. आपल्या जनतेचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे या 
गोष्टी राज्य आपल्या प्राथमिक कर्तव्यांपैकी असल्याचे मानील [कलम ४७]. 


30 लोकायत 


पर्यायी जग शक्य आहे 


बहुतेक लोकांनी स्वप्नं पाहणं सोडून दिलं आहे. परिस्थिती बदलता येते यावरचा त्यांचा 
विश्वास उडाला आहे. गरिबी, बेरोजगारी आणि सरकारची जनताविरोधी धोरणं हे आपलं नशीब 
आहे असं लोक समजायला लागले आहेत. पण लोक जर एकत्र आले आणि त्यांनी लढायचं 
ठरवलं तर जग बदलू शकतं. नवं जग निर्माण करणं शक्‍य आहे. दक्षिण अमेरिकेत अगदी हेच 
घडतंय. तिथल्या अनेक देशांमध्ये जन आंदोलनांच्या ताकदीमुळे क्रांतिकारी पक्ष निवडून सत्तेत 
आले आहेत. ही सरकारं गरिबातल्या गरीब व्यक्तीचं राहणीमान सुधारण्यावर भर असणारी 
पर्यायी आर्थिक धोरणं राबवत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे दक्षिण अमेरिकेतल्या देशांची 
सामाजिक क्षेत्रावरच्या खर्चाची सरासरी टक्केवारी अवघ्या दहा वर्षांतच चौपटीने म्हणजे 
२००१-०२ मध्ये जाडीपीच्या ४.८% वरून २००९-१० मध्ये जीडीपीच्या १८.६% इतकी 
वाढली आहे!” 


बोलिवेरियन क्राती 


१९९८ मध्ये बोलिवेरियन आंदोलनाचे नेते ह्युगो चावेझ व्हेनेझुएलामध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची 
निवडणूक जिंकून सत्तेत आले आणि त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक कार्यक्रम राबवायला 
सुरुवात केली. (दुःखद बाब ही की २०१३ मध्ये चावेझ यांचा कर्करोगाने मृत्यू झाला. मात्र 
त्यानंतरही त्यांचे वारस निकोलास माडुरो यांच्या नेतृत्वाखाली बोलिवेरियन क्रांती न अडखळता 
सुरू आहे.)” 














मोफत, सार्वत्रिक शिक्षण 





व्हेनेझुएलाच्या घटनेने सर्वांना विद्यापीठाचं पदवीपूर्व शिक्षण मोफत मिळेल याची हमी 
घेतली आहे. आणि ही हमी केवळ कागदावर राहू नये यासाठी सरकारने भरपूर श्रम घेतले आहेत. 
याचसोबत जे शाळा पूर्ण करू शकलेले नाहीत अशा प्रौढ नागरिकांसाठीही शिक्षण कार्यक्रम 
राबवण्यात येत आहेत; त्यांना उच्च शिक्षण घेण्याची संधीही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 





७ २००३ साली साक्षरता आणि प्राथमिक शिक्षणासंबंधीचं “मिशन रॉबिन्सन” सुरू करण्यात 
आलं. फक्त दोन वर्षांत या मिशनमधून १५ लाख व्हेनेझुएलावासी साक्षर झाले आणि 
ऑक्टोबर २००५ मध्ये युनेस्कोने व्हेनेझुएलाला “निरक्षरता मुक्त क्षेत्र घोषित केलं. 

७ शाळा अर्ध्यातून सोडावी लागलेल्यांसाठी “मिशन रिबास” मधून पूरक अभ्यास वर्ग सुरू 
करण्यात आले. प्रत्येकाला माध्यमिक शाळेचा डिप्लोमा पूर्ण करता यावा या उद्देशाने हे 
वर्ग संध्याकाळी भरतात. २०११ पर्यंत या कार्यक्रमामधून ६ लाख लोकांनी माध्यमिक 
शाळा पूर्ण केली. 

७ “मिशन रिबास'मधून माध्यमिक शाळेतून उत्तीर्ण होणाऱ्या सर्वांना उच्च शिक्षणाचे कोर्स 
मोफत करता यावेत यासाठी “मिशन सुक्रे” सुरू करण्यात आलं. 








केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 31 


सर्वांसाठी मोफत/परवडणारी आरोग्य सेवा 


देशातल्या सर्व नागरिकांना मोफत किंवा परवडेल अशी आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी 
व्हेनेझुएला सरकारने काही भन्नाट असे नवे प्रयोग केले आहेत. 





९ सरकारने क्युबाच्या मदतीने देशाच्या अगदी कानाकोपऱ्यात, दर्गम आणि अतिगरीब 
भागांमध्ये दवाखाने सरू केले आहेत. या दवाखान्यांमध्ये आज हजारो व्हेनेझएलन 
डॉक्टर, दंतवैद्य आणि नर्सेस सेवा देत आहेत. देशभरात शेकडोंच्या संख्येने सामुदायिक 
वैद्यकीय चिकित्सा केंद्रं, निदान केंद्रं (तपासणी केंद्र), पुनर्वसन गृहं आणि उच्च तंत्रज्ञानाचा 
वापर करणाऱ्या केंद्रांचं जाळं उभारण्यात आलं आहे. 

७ व्हेनेझुएलातील शहराच्या उच्चभ्रू भागांमध्ये काम करणारे डॉक्टर देशातील दुर्गम, गरीब 
भागामध्ये ठराविक सरकारी पगारावर काम करायला तयार नव्हते. मग सरकारने ज्या 
तरुणांना समाजासाठी काही तरी करण्याची आस आहे त्यांच्यासाठी एक नवीन वैद्यकीय 
प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमासाठी कोणतंही शुल्क आकारलं जात नाही 
उलट विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्यात येतं. २०११ मध्ये व्हेनेझुएलाच्या बोलिवेरियन 
विद्यापीठातून ८,२०० सामुदायिक आरोग्य डॉक्टरांची पहिली बॅच उत्तीर्ण झाली. 


७ इतर प्रयोगांमधले महत्वाचे दोन उपक्रम म्हणजे औषधांच्या किमती नियंत्रणात ठेवणारा 
कायदा आणि देशभर किमान १००० अत्यावश्यक औषधं बाजारभावाहून ३०-४०% 
स्वस्तात विकणारी दुकानं उघडणं. या दुकानांमधून मोफत लसीकरण, आरोग्य शिक्षण 
आणि अन्य आरोग्य सुविधाही दिल्या जातात. 




















सर्वांसाठी सकस अन्न 


७ सर्वांना माफक दरात सकस अन्नधान्य मिळावं यासाठी देशभर दुकानांचं जाळं उभारण्यात 
आलं आहे. या दुकानांमधून अत्यावश्यक वस्तू बाजारभावाहून ६०-८०% स्वस्तात 
मिळतात. 

७ उच्च दर्जाचे फिरते खाटिकखाने सुरू करण्यात आले आहेत. इथे खाजगी दुकानांपेक्ष 
निम्म्या किमतीत मटण मिळतं. 

७ व्हेनेझुएलातला मका पॅटिससारखा लोकप्रिय नाष्टा, फळांचे रस आणि जेवण देणारी 
शेकडो उपहारगृहं उघडण्यात आली आहेत. इथे खाजगी हॉटेलपेक्षा १५-५०% स्वस्तात 
खाणं मिळतं. 





सर्वांना घरं 





७ २०११ मध्ये व्हेनेझुएला सरकारने प्रत्येत देशवासीयाला घर मिळावं यासाठी “ग्रेट हाउसिंग 
मिशन” सुरू केलं. स्थानिक माल वापरून टिकाऊ आणि चांगल्या दर्जाची घरं कमी 
कालावधीत कशी बांधता येतील याचा अभ्यास करण्यात आला, त्यासाठीचा माल तयार 
करण्यासाठी कारखाने सुरू करण्यात आले, आणि घरं बांधण्यासाठी योग्य जागा शोधून 





32 लोकायत 


त्यांचे वाटपही करण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत अख्खीच्या अख्खी नवी 
समाजवादी शहरं वसवण्यात येत आहेत. दोन वर्षांत (२०१३ पर्यंत) २ लाख घरं बांधून 
झाली आहेत आणि २०१९ पर्यंत ३० लाख घरं बांधण्याचा संकल्प करण्यात आला 
आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना ही घरं विकत घेता यावीत यासाठी मोठ्या 
प्रमाणावर अनुदान दिलं जातं आणि ज्यांची कमाई किमान वेतनाहूनही कमी आहे अशांना 
ही नवी घरं पूर्णपणे मोफत देण्यात येत आहेत. 

७ लोकाचं राहणीमान सुधारावं यासाठी सरकारने साबण, सफाईच्या वस्तू, सॅनिटरी पॅड अशा 
घरगुती वापराच्या अनेक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवल्या आहेत. लोकांना फ्रीज 
किंवा धुलाई यंत्रासारखी उपकरणं स्वस्तात मिळावीत या उद्देशाने “मिशन माय वेल 
इक्विप्ड हाउस” (माझं सर्व सोयींनी युक्त घर) सुरू केलं आहे. 


सर्वांसाठी वार्धक्य सुरक्षा 


७ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरक्षा कवच म्हणून सरकारने “मिशन ग्रेटर लव्ह” हे अभियान सुरू 
केलं आहे. यामध्ये ६० वर्षांवरील प्रत्येक पुरुषाला आणि ५५ वर्षांपुढील प्रत्येक स्रीला 
किमान वेतनाइतकं पेन्शन दिलं जातं. क्रांतीच्या आधी देशातल्या फक्त ३.५ लाख 
लोकांनाच पेन्शन मिळत होतं आणि तेही किमान वेतनाच्या अगदी १०%. आता 
देशातल्या १९ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना किमान वेतनाएवढं पेन्शन मिळतं. या योजनेतून 
कुणी सुटू नये म्हणून विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समित्या 
तयार करण्यात आल्या आहेत जेणेकरून ते आरोग्य, शिक्षण किंवा इतर सामाजिक सुरक्षा 
योजनांमध्ये सहभागी होऊ शकतात. 














भारतातल्या प्रसारमाध्यमांनी या बातम्या आपल्यापर्यंत का पोचू दिल्या नसाव्यात हे आता 
तुमच्या लक्षात आलं असेलच! 


चला हातात हात घेऊ आणि आपला लढा पुढे नेऊ 


आपला देश कॉर्पोरेट घराण्यांनी चालवायला घेतला आहे यात तीळमात्रही शंका नाही. ते 
मुख्य राजकीय पक्षांना पैसाही पुरवतात आणि त्यांच्यावर नियंत्रणही ठेवतात. निवडणुकीच्या 
प्रचारात “गरीबी हटाव” किंवा अच्छे दिन आयेंगे? अशा चमकदार घोषणा तयार करायच्या 
आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांद्वारे नियंत्रित प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून आपल्याला उज्ज्वल 
भविष्याची स्वप्नं दाखवायची असे या राजकीय पक्षांचे खेळ असतात. निवडणूक जिंकून जो 
सत्तेत येईल तो ही सगळी वचनं, स्वप्नं विसरून जातो आणि आधीच्या सरकारचीच धोरणं राबवू 
लागतो. 

या सगळ्या भूलथापा आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. आपल्या चळवळी आणि संघटना 
बांधल्या पाहिजेत. जसजसे या संघटना मोठ्या होतील, त्या देशाची सूत्रं आपल्या हातात घेतील 
आणि नवीन समाजव्यवस्था निर्माण करतील-_जिथे सर्वांना सकस अन्न, सर्वोत्तम आरोग्य सेवा, 
प्रेरणादायी शिक्षण, चांगलं घर, म्हातारपणी आधार आणि स्वच्छ व शुद्ध हवा आणि पर्यावरण 
केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 33 





मिळेल. हे काही फक्त एक आदर्शवादी (युटोपियन) स्वप्न नाही. हे सगळं शक्‍य आहे. 
व्हेनेझुएला, बोलिविया आणि इक्वाडोरची जनता हे करून दाखवू शकते तर आपण का मागे 
रहायचं!!! 


आमच्याबददल: लोकायत 





आपण बघ्याची भूमिका सोडली पाहिजे, चांगल्या भविष्याची स्वप्नं पाहिली पाहिजेत. जग 
बदलू शकतं यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हो! पर्यायी जग शक्य आहे. पण त्यासाठी आपलेही 
छोटे छोटे लढे सुरू केले पाहिजेत. हिमालयातल्या छोट्या छोट्या नद्यांचे प्रवाह एकत्र येऊन 
त्यांची गंगा बनते, तसेच हे लढेदेखील एकत्र येतील. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या 
क्रांतिकारकांच्या मनातल्या स्वप्नांप्रमाणे नवा समाज निर्माण करतील. त्याचेच एक पाऊल 
म्हणून आम्ही काही वर्षापूर्वी नवे व्यासपीठ सुरू केले आहे लोकायत. 

लोकायतने सुरुवातीपासूनच विविध पुरोगामी चळवळींसोबत संयुक्त आघाड्या स्थापन 
करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. पण सध्या जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या संकटासोबतच 
आता भारताला आणखी एका गंभीर संकटाचा सामना करावा लागत आहे. हे नवं संकट म्हणजे 
फासीवाद. नवउदारवाद आणि फॅसिझम ही जुळी भावंडे आहेत. फॅसिस्ट शक्तींच्या वेगाने 
वाढण्यामुळे भारतीय राज्यघटनाकारांच्या स्वप्नातली सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, 
लोकशाही प्रजासत्ताकाची कल्पनाच धोक्यात आली आहे. भांडवली जागतिकीकरण आणि 
फॅसिझम या जुळ्या शत्रुंविरोधात सर्व पुरोगामी शक्तींना एकत्र येण्याची गरज आहे. म्हणूनच 
२०१४ मध्ये लोकायतने सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) सोबत संलग्न होण्याचा निर्णय घेतला. 
सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) ने सतत जागतिकीकरण आणि जातीयवादी राजकारणाच्या विरोधात 
भूमिका घेतली आहे आणि सत्ताप्राप्तीसाठी संधीसाधू हातमिळवण्या न करता तत्त्वांचे राजकारण 
केले आहे. 

लोकायतच्या वतीने पुणे शहरात विविध भागात, वस्त्यांमध्ये महाविद्यालये-शाळा येथे 
नाना प्रकारचे कृती-कार्यक्रम राबविण्यात येतात. 
































७ वाढती महागाई, शिक्षण, वीज, आरोग्यसेवा यांचे बाजारीकरण, अणुऊर्जेची घातकता, 
बी.टी. वांग्यासारख्या जनुकीय बदल असलेल्या अन्नाचे दुष्परिणाम, शहरातील 
सार्वजनिक वाहतूक समस्या, यांसारख्या लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर व्यापक 
जनजागृती करून त्यांना संघटित करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी या प्रश्नांवर आधारित 
गाण्यांचे कार्यक्रम, सडक नाटके, पोस्टर प्रदर्शन, चित्रपट प्रदर्शन अशा कलाप्रकारांचा 
वापर करतो. याव्यतिरिक्त विविध ज्वलंत विषयांवर व्याख्याने, धरणे, मोर्च, जाहीर 
सभांचेही आयोजन करतो. 














७ दलित व अल्पसंख्यांकांवरील वाढत्या अत्याचारांविरोधात आणि समाजात धार्मिक तेढ 
निर्माण करणाऱ्या शक्तींविरोधात आम्ही अनेक निषेध सभा, धरणे, मोर्चे आयोजित केले 
आहेत. 


34 लोकायत 


७ “अभिव्यक्ती' ही लोकायतची महिला आघाडी लिंगभेद आणि महिलांवरील 
हिंसाचाराच्या सामाजिक कारणांबाबत जनजागृती करण्यासाठी महाविद्यालये आणि 
बस्तीपातळीवर काम करते. 








७ लोकायतचे एक सक्रिय सांस्कृतिक कलापथकही आहे. या कलापथकाद्वारे गाणी, रॉक 
कॉन्सर्ट, पथनाट्य, नाटक, नृत्य आणि पारंपरिक लोककलेसारख्या विविध सांस्कृतिक 
माध्यमांचा वापर केला जातो. त्या माध्यमातून लोकांच्या सांस्कृतिक चेतना वाढवून 
सध्याच्या नैतिक ऱ्हास झालेल्या मूल्यववस्थेवर विचार करायला लावलं जातं, तसेच 
परिवर्तनाच्या चळवळींमध्ये सक्रिय होण्यासाठी त्यांना प्रेरित केले जाते. 











मित्रांनो आम्ही तुमच्यासारखेच सामान्य लोक आहोत. तुमच्यापैकी अनेकांना आम्ही 
परिचित नाही. तरी आम्ही व्यक्त केलेल्या विचारांशी आपण जर सहमत असाल किंवा आमच्या 
विविध उपक्रमांमध्ये तुम्हाला सहभागी व्हायचे असेल तर, तुम्ही मुखपृष्ठाच्या आतील पानावर 
दिलेल्या पत्त्यावर नक्की संपर्क करावा, असे आवाहन. 


संदर्भ 


1 “Jaitley Terms Chidambaram's Fiscal Deficit Target of 4.1% as 'Daunting”, 
Business Standard, July 10, 2014, http://www.business-standard.com. 

2 “Jaitley Goes for Growth, Delays Cut in Fiscal Deficit”, February 28, 2015, 
http://www.thehindubusinessline.com. 


3 See: Is the Government Really Poor? Lokayat publication, 2014, p. 13; available on 
Lokayat website at lokayat.org.in. 

We have discussed this in greater detail in: Is the Government Really Poor? ibid., p. 13. 
All figures related to the Union Budget taken from Union Budget documents 
available at Union Budget 2015-2016, http:/findiabudget.nic.in. 

6 “Budget 2015-16 in Eight Charts”, March 3, 2015, http://www.thehindu.com. 

7 “India’s Billionaires List Rises to All Time High of 56: Forbes”, March 4, 2014, 
http://www.vccircle.com. 

8 Statement of Revenue Impact of Tax Incentives Under the Central Tax System: Financial 
Years 2013-14 and 2014-15, http://exactuscorp.co.in. 

9 P. Ramakumar, Seek Truth from Facts: Jaitley’s Budget Sharply Cuts Spending for the 
Poor, February 28, 2015, http://ramakumarr.blogspot.in; The Medium Term Fiscal 
Policy Statement — Union Budget, http://www.indiabudget.nic.in; Government of India 
Budget 2015-16, ICRA Research Services, February 2015, http://www. icra.in; “3 
Reasons Why India's Tax-GDP Ratio has Fallen”, March 7, 2015, 
http://www.rediff.com. 

10 Source: Union Budget documents, 2015-16, op. cit. 

11 Union Budget documents, 2015-16, ibid. 

12 See, for example: “Arun Jaitley Hints at Special Steps to Boost Public Spending”, 
January 19, 2015, http://indianexpress.com. 

13 Original source: IMF WEO Database, www.imf.org; taken from: “The ‘Fiscal Deficit’ 


केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 35 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 
27 
28 


29 


30 


31 
32 


36 


Bogeyman and His Uses”, Aspects of India’s Economy, May 2013, http://w ww.rupe- 
india.org. 

Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union Budget 2015-16, Centre for Budget 
and Governance Accountability, March 2015, p. 11, http://www.cbgaindia.org. 
“India has Among Lowest Tax/GDP Ratios, No Room for Sops”, March 4, 
http://www.daijiworld.com. 

“Jaitley Gave Bonanza to Corporates: Chidambaram”, The Hindu Business Line, 
March 1, 2015, http://www.thehindubusinessline.com. 

R Jagannathan, “Budget 2015: Chidu is Wrong to Claim Corporates are Main 
Gainers”, March 1, 2015, http://www.firstpost.com. 

Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union Budget 2015-16, op. cit., pp. 16-17. 
Union Budget documents, 2015-16, op. cit. 

“Budget 2015: Infrastructure Investment to be Raised by Rs 70,000 crore”, February 
28, 2015, http://www.livemint.com. 

Ibid. 

“Behind the Attack on ‘Subsidies’”, Aspects of India’s Economy, No. 49, August 2010, 
http://www.rupe-india.org; FAQs — Public Private Partnership in India, Ministry of 
Finance, Government of India, http://pppinindia.com. 

Draft Compendium of PPP Projects in Infrastructure, 2012, Planning Commission, 
Government of India, January 2013, p. 14, www.infrastructure.gov.in. 

“Yamuna Expressway to Become Operational This Month”, TNN, April 7, 2012, 
http://articles.economictimes.indiatimes.com; Naazneen Karmali, “Road to 
Riches”, April 12, 2010, http://www.forbes.com; Jyotika Sood, “Road to Disaster”, 
June 15, 2011, http://www.downtoearth.org.in. 

Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union Budget 2015-16, op. cit., pp. 18-19; 
Jorge Martinez-Vazquez, “Taxation in Asia “, Asian Development Bank, 2011, p. 4, 
ttp://www.adb.org. 

Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union Budget 2015-16, ibid., p. 18. 

Union Budget documents, 2015-16, op. cit. 

According to the Budget documents, GDP for 2014-2015 was Rs 12,653,762 crore 
(AE); and GDP for 2015-2016 has been projected at Rs 14,108,945 crore. 

Budget 2015-16: Analyzing the Estimated Budget: Where is the Plan for Most 
Marginalised? A Short Review by Delhi Forum, available on the internet at: 
https://groups.google.com. 

For India: SAARC Development Goals: India Country Report 2013, Ministry of 
Statistics and Programme Implementation, Government of India, p. 36; For OECD: 
Government Social Spending: Total Public Social Expenditure as a Percentage of GDP, 
OECD iLibrary, December 20, 2013, http://www.oecd-ilibrary.org; For EU-27: 
“Chapter 3 — Social Protection Systems Confronting the Crisis” in Employment and 
Social Developments in Europe 2012, European Commission, Brussels, January 2013, 
www.europarleuropa.eu; For Latin America: Sustainable Development in Latin 
America and the Caribbean: Regional Perspective Towards the Post-2015 Development 
Agenda, United Nations ECLAC, July 2013, www.eclac.org. 

Ibid. 

“The ‘Fiscal Deficit’ Bogeyman and His Uses”, Aspects of India’s Economy, op. cit.; 


लोकायत 


33 


34 


35 
36 


37 
38 
39 
40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 
47 
48 


49 


50 


51 


52 
53 


“India Ranks 135 in Human Development Index: UNDP”, TNN, July 24, 2014, 
http://timesofindia.indiatimes.com. 

“India Ranks 102 on Social Progress’, The Hindu Business Line, April 4, 2015, 
http://www.thehindubusinessline.com. 

Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union Budget 2015-16, op. cit., p. 9; Union 
Budget documents, 2015-16, op. cit. 

We have given examples for this in: Is the Government Really Poor? op. cit., p. 27. 
“Budget Lays Down Multiple Goals, But Fails on Fiscal Consolidation Front: C. 
Rangarajan”, March 4, 2015, http://www.rediff.com. 

Union Budget documents, 2015-16, op. cit. 

Crime Against Women — National Crime Records Bureau, http://ncrb.gov.in. 

Calculated from: Union Budget documents, 2015-16, op. cit. 

See Table 1; Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union Budget 2015-16, op. 
cit., pp. 21-24; “Gender Budgeting? Central Allocation for 2015-16 Lowest in Five 
Years”, March 8, 2015, http://www.counterview.net; Union Budget documents, 
2015-16, ibid.; Piyasree Dasgupta, “All Hype, Zero Delivery: Modi Govt to Build 
Just 36 of the 660 Promised Rape Crisis Centres”, February 26, 2015, 
http://www.firstpost.com; “Save Girl Child, Educate Her, Pleads Modi”, January 
23, 2015, http://www.thehindu.com. 

“India has Highest Child Mortality Rate in the World, Says UN Report”, PTI, 
September 13, 2012, http://indiatoday.intoday.in. 

Children in India 2012 — A Statistical Appraisal, Ministry of Statistics and Programme 
Implementation, op. cit.; India — Nutrition, www.unicef.org. 

Nelson Vinod Moses, “5 Reasons Why India Remains One of the Most ‘Dangerous’ 
Places to be a Child”, November 21, 2013, http://social.yourstory.com. 

Twelfth Five Year Plan: 2012-17, Vol. III: Social Sectors, Planning Commission, 
Government of India, p. 53, http://planningcommission.nic.in. 

“India Loses 3 Million Girls in Infanticide’, October 9, 2012, 
http://www.thehindu.com; Rita Banerji, “Census Reveals 17 Million Girls Killed in 
India in Age Group 1-15 years!” October 2, 2013, 
https://genderbytes.wordpress.com. 

See Table 1; Union Budget documents, 2015-16, op. cit. 

Calculated from: Union Budget documents, 2015-16, ibid. 

“Union Budget 2015-16 Reduces Funds for SCs and STs”, March 5, 2015, 
http://www.downtoearth.org.in. 

See Table 1; Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union Budget 2015-16, op. 
cit., pp. 31-34. 

Calculated from: Union Budget documents, 2015-16, op. cit. 

David Coady et al. (ed.), The Economics of Public Health Care Reform in Advanced and 
Emerging Economies, International Monetary Fund, 2012, pp. 23-34, 288, 
http://books.google.co.in. 

Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union Budget 2015-16, op. cit., p. 50. 

Mita Choudhury, H.K. Amar Nath, “An Estimate of Public Expenditure on Health 
in India”, National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, May 2012, 


केंद्रीय बजेट २०१५-१६ 37 


54 


55 
56 
57 
58 
59 
60 


61 
62 


63 
64 
65 
66 


67 


68 
69 


70 
71 


72 


73 


74 


75 


76 


77 


38 


http://www.nipfp.org.in. 

Nirmala M. Nagaraj, “India Ranks 171 out of 175 in Public Health Spending, says 
WHO Study”, TNN, August 11, 2009, http://timesofindia.indiatimes.com. 

World Health Statistics 2013, World Health Organisation, 2013, Switzerland. 

All statistics taken from: Is the Government Really Poor? op. cit., pp. 39-40. 
Calculated from: Union Budget documents, 2015-16, op. cit. 

Union Budget documents, 2015-16, ibid. 

Twelfth Five Year Plan: 2012-17, Vol. III: Social Sectors, op. cit., p. 53. 

“DISE survey, 2010-11”, NUEPA, New Delhi, taken from: An Overview of Status of 
Drinking Water and Sanitation in Schools in India, http://www.dise.in; Elementary 
Education in Urban India: Analytical Reports, 2011-12, and Elementary Education in 
Rural India: Analytical Reports, 2011-12, NUEPA, http://www.dise.in; Elementary 
Education in India: Progress Towards UEE: Analytical Tables 2011-12, 
http://www.dise.in. 

Calculated from: Union Budget documents, 2015-16, op. cit. 

Ibid.; Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union Budget 2015-16, op. cit., pp. 
60-62. 

Calculated from: Union Budget documents, 2015-16, ibid. 

Ibid. 

Mridula Chari, “Economists Fear Changes to NREGA but Fund Squeeze is Already 
Curtailing its Operations”, October 15, 2014, http://www.scroll.in. 

“It's Not Rural India Alone; Job Scheme Also in Distress”, Business Standard, April 
28, 2015, http://www.business-standard.com. 

“NREGA: Each Household Got Only 39 Job Days Last Year”, April 6, 2015, 
http://indianexpress.com. 

Of Bold Strokes and Fine Prints: Analysis of Union Budget 2015-16, op. cit., pp. 64-65. 
[(46,000 - 34,699) / 34,699 x 100]. Source: “Budget 2015-16: Bonanza for the 
Corporates”, People’s Democracy, March 15, 2015, http://peoplesdemocracy.in. 
Union Budget documents, 2015-16, op. cit. 

“Food Security, Elimination of Hunger Low Priority of Modi Govt”, 
http://www.maeeshat.in; Budget 2015-16: Food Security, Malnutrition and Eliminating 
Hunger Low Priority for the Modi Government, Right to Food Campaign, New Delhi, 
March 3, 2015, https://groups.yahoo.com. 

These issues are discussed and the relevant references given in: Is the Government 
Really Poor? op. cit., pp. 46-48. 

Sanjeeb Mukherjee, “Outlay Shows States May Go Slow on Food Security Plan”, 
July 12, 2014, http://www.business-standard.com; “Right to Food Campaign on 
Budget 14”, July 12, 2014, http://www.indiaresists.com. 

Union Budget documents, 2015-16, op. cit. 

Ibid. 

Sustainable Development in Latin America and the Caribbean: Regional Perspective 
Towards the Post-2015 Development Agenda, op. cit. 

All the facts given below are taken from various articles available on the 
independent US-based non-profit website, http://venezuelanalysis.com. 


लोकायत 


